RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No. PCE/ 069/ 2013- 2015 
www .dgps.maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष- ५, अंक - ३५ ] 


गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख यांजकडून 
वाचा : - ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना - १०९३/ प्र.क्र . १९ / ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ . 


( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर/ ४३१९ / स- ४/ 

१९९४/ पुणे, दिनांक २० सप्टेंबर १९९४. 


( ३) उपसंचालक , भूमि अभिलेख , नाशिक प्रदेश , नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक न. भू. २/ कावि ३८८/ २०१६, दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ . 


अधिसूचना 


क्रमांक गावठाण / अधिसूचना/ प. नो . ८३/ सन २०१६. - महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना- १०९३/ प्र.क्र . 
१९ / ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने 
या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही . सी. आर./ ४३१९/ स - ४/ ९४ , दिनांक २० सप्टेंबर ११९४ अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना 
करणेत आली असून , सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख, नाशिक प्रदेश , नाशिक यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख, दिंडोरी यांचे अधिनस्त 
परिरक्षण भूमापक सजा दिंडोरीमध्ये मौजे ढकांबे हे गाव समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख, नाशिक प्रदेश , नाशिक यांनी प्रस्तावित केलेनुसार सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे ढकांबे हे गाव 
उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , दिंडोरी, जिल्हा नाशिक यांचे अधिनस्त परिरक्षण भूमापक सजा दिंडोरीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल 
करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ सप्टेंबर २०१६ पासून होणेची आहे. 


अ.क्र.जिल्हा 


तालुका 


परिशिष्ट याकार्यालयाकडीलक्रमांकगावठाण/अधिसूचना/प.नो.८३/२०१६,दिनांक१९ऑगस्ट२०१६चेअधिसूचनेसोबतचेपरिशिष्ट 

सजाप.भू.दिंडोरीमधीलगावांचा/मिळकतींचातपशील कार्यालयाचेसध्यापरिरक्षणासाठीउपलब्ध(पुनर्रचनेपूर्वी)परिरक्षणासनव्याने 

पुनर्रचनेनंतरचीस्थिती 

घ्यावयाचेगाव सजागावेमिळकतीगावमिळकती 

गावे ७८९ 

१० 

११ 


शेरा 


नाव 


सजा 


मिळकती 


१२ 


१३ 


१ 


नाशिक 


दिंडोरी 


दिंडोरी 


११५३ 


ढकांबे 


३१२ 


दिंडोरी 


११५३ 


दिंडोरीउपअधीक्षक, 

भूमि अभिलेख, दिंडोरी. 


१०१४ 


१०१४ 


राजापूर खेडगाव 


७२१ 


७२१ 


७५० 


उमराळेबु. बोपेगाव 


७५० ९६३ 


९६३ 


दिंडोरी राजापूर खेडगाव उमराळेबु. बोपेगाव पालखेड कोचरगाव मोहाडी जानोरी 
चिंचखेड 


६३९ 


६३९ 


पालखेड कोचरगाव मोहाडी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६ , शके १९३८ 


६७१ 


६७१ 


१३०४ 


१३०४ 


जानोरी 


७०६ 


७०६ 


चिंचखेड 


३६९ 


ढकांबे 


३६९ ३१२ ८६०२ 


नव्याने समाविष्ट 


एकूण१०गावे 


८२९० 


१गाव 


३१२ 


एकूण११गावे 


किशोरतवरेज, 

उपसंचालक,भूमिअभिलेख संलग्नजमाबंदीआयुक्त(नागरीभूमापन),पुणे. 


पुणे,२०ऑगस्ट२०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


३ 


अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून 
नांदगाव नगरपरिषद , नांदगाव 


नांदगाव शहराच्या दुसऱ्या सुधारित प्रारूप विकास योजनेमधील बदलांचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे 

कलम २८ (४) अन्वये प्रसिद्धीकरण . 


क्रमांक प्रा . वि . यो. नांदगाव/( दु. सु .)/ कलम -२८ (४)/ ५३५/ २०१६ . - ज्याअर्थी, नांदगाव नगरपरिषदेने (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ”म्हणून 
संबोधलेले) तिच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ४११, दिनांक ५ सप्टेंबर २०१५ अन्वये नांदगाव नगरपरिषदेची दुसरी सुधारित प्रारूप विकास 
योजना ( यापुढे “ उक्त प्रारूप विकास योजना ” म्हणून संबोधलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ (यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” म्हणून संबोधलेली) चे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध केली असून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभाग , पुरवणी 
भाग -१, दिनांक १० ते १६ सप्टेंबर २०१५ मध्ये पृष्ठ ७ व ८ वर नागरिकांच्या हरकती / सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे; 


__ आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रारूप विकास योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ (२) 
नुसार स्थापन झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दिनांक ३ मार्च २०१६ रोजी सादर केला आहे ; 


__ आणि ज्याअर्थी, नियोजन समितीने सादर केलेला अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी विचार करून योग्य वाटतील असे फेरबदल / बदल 
करून उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी ठराव क्रमांक ४८० , दिनांक १२ एप्रिल 
२०१६ पारित केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८ (४) खालील तरतुदीनुसार उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुद्यात केलेले फेरबदल किंवा बदल 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. 


परिशिष्ट अ 


कलम २८ (४ ) अन्वये प्रसिद्ध फेरबदलांचे तपशील 


फेरबदल क्रमांक 


तपशील 


एम - १ 


नकाशात दर्शविलेप्रमाणे सर्व्हे नंबर ४१ पैकी शेती / ना -विकास विभागात समाविष्ट क्षेत्र “ ना -विकास ” विभागातून वगळून 
“ रहिवास ” विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


एम - २ 


नकाशात दर्शविलेप्रमाणे आरक्षण क्रमांक २८ - “ खेळाचे मैदान ” या आरक्षणाखालील समाविष्ट गट नंबर ४१ पैकी नाल्याचे 
उत्तरेकडील क्षेत्र हे आरक्षणातून वगळून “ रहिवास ” विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


एम - ३ 


नकाशात दर्शविलेप्रमाणे आरक्षण क्रमांक ९ - “ खेळाचे मैदान ” वगळण्यात येऊन आरक्षणमुक्त क्षेत्र “ रहिवास ” विभागात समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 


एम - ४ 


नकाशात दर्शविलेप्रमाणे जैन धर्मशाळेसमोरील १५ मीटर रुंद पूर्व- पश्चिम “विकास योजना ” रस्ता वगळण्यात येऊन आरक्षणमुक्त 
क्षेत्र लगतचे “ सार्वजनिक / निम - सार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


एम - ५ 


नकाशात दर्शविलेप्रमाणे सर्व्हे नंबर ५३ , ५४ , ९, ११ मधून प्रस्तावित पूर्व - पश्चिम १२ मीटर रुंद “ विकास योजना रस्ता " 
वगळण्यात येत आहे. सदर बदलामुळे रस्त्यातून मुक्त झालेले क्षेत्र “ रहिवास ” विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


एम - ६ 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे विद्यमान मंगल कार्यालयाचे स्थानात दुरुस्ती करणेत येत आहे . 


एम - ७ 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे सर्व्हे नंबर ५९ व ६० मधील मंजूर अभिन्यासातील पूर्व- पश्चिम १२ मीटर रुंद रस्ता हा पश्चिमेकडील 
सर्व्हे नंबर ५६, ५७ व ५८ मधून मौजे श्रीरामनगर हद्दीपर्यंत १२. ०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता म्हणून दर्शविण्यात येत 
आहे . 


एम - ८ 


नकाशात दर्शविलेप्रमाणे सर्व्हे नंबर १२९ मधील मंजूर अभिन्यासातून येणारा १२ मीटर रुंद उत्तर - दक्षिण रस्ता हा पूर्वेकडील 
उत्तर - दक्षिण १२ मीटर रुंद रस्त्यास जोडण्यासाठी नवीन १२ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 


एम - ९ 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे कोर्टाच्या पश्चिम हद्दीलगत उत्तर - दक्षिण अस्तित्वातील रस्ता दर्शविण्यात येत आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुद्यात उक्त नियोजन प्राधिकरणाने कलम २८ ( ४) नुसार केलेले फेरबदल / बदल यांची सूची परिशिष्ट अ 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर बदल दर्शविणारा प्रारूप विकास योजनेचा नकाशा खालील नमूद 
केलेल्या कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसांच्या कालावधीकरिता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे. 


१. मुख्याधिकारी, नांदगाव नगरपरिषद, नांदगाव , शिवाजी चौक, नांदगाव 


२ . 


सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक 
कृषि भवन , दुसरा मजला, जिल्हा कृषी औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड, नाशिक, एन . डी. सी . सी . बँकेच्या शेजारी, द्वारका चौक , 
नाशिक - १. 


सौ . एस . आर. गायकवाड , 

अध्यक्षा, 
नांदगाव नगरपरिषद, नांदगाव . 


नांदगाव , २३ ऑगस्ट २०१६ . 


NANDGAON MUNICIPAL COUNCIL , NANDGAON 
Publication of Modifications in Second Revised Draft Development Plan of Nandgaon under 

Section 28 (4 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

No . DRDP Nandgaon /( Second Revised )/Section 28 ( 4 ) /535 / 2016 . - Whereas, the Nandgaon Municipal 
Council (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ") under it s Resolution No . 411, dated 5th 
September 2015 , has published Second Revised Draft Development Plan ofNandgaon (hereinafter referred 
to as " the said Draft Development Plan ") under Section 26 (1 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ") which appeared in the Maharashtra Government 
Gazette , Nashik Division Supplement, Part I, dated 10 - 16th September 2015 on pages 7 and 8 , for inviting 
Suggestions / Objections from General Public ; 

and whereas, after considering the suggestions / objections to the said Draft Development Plan 
received within stipulated period , the Planning Committee constituted under Section 28 (2 ) of the said Act , 
has submitted its report to the said Planning Authority on 3rd March 2016 ; 


and whereas, the said Planning Authority after considering the Report of Planning Committee passed 
the Resolution No. 480 , dated 12th April 2016 to make certain modifications or changes to the said Draft 
Development Plan and submit the said Draft Development Plan for sanction to the Government under 
Section 30 of the said Act; 


and whereas, it is necessary to publish the said Draft Development Plan so modified , for inspection of 
the public as provided under Section 28 (4 ) of the said Act : 


Appendix A 
Schedule of Modification Published under Section 28 (4 ) 


Modification 


Details 


No . 


M - 1 


The part area of land bearing S . No. 41 shown in Agriculture / No Development Zone is 
deleted from “Agriculture / No DevelopmentZone" and is included in “Residential Zone " 
as shown on plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


५ 


Appendix ‘ A ’ - contd . 
Schedule of Modification Published under Section 28 (4 ) 


Details 


Modification 

No . 


M - 2 


Part area of Land bearing S. No. 41 to the north of Nala is deleted from Site No . 28 
" Playground" and land thus released is included in " Residential Zone" as shown on plan . 


M - 3 


Site No. 9 “ Playground " is deleted and land thus released is included in “Residential 
Zone” as shown on plan . 


M - 4 


East-West 15 mtrs. wide D . P road fronting to Jain Dharmashala is deleted and land thus 
released is included in " Public / Semi- Public Zone” as shown on plan . 


M - 5 


East -West 12 Mtrs . wide D . P road passing through S . Nos . 53 , 54 , 9 and 11 is deleted 
and land thus released is included in “ Residential Zone” as shown on plan . 


M - 6 


Location of Existing Mangal Karyalaya is corrected as shown on plan . 


M - 7 


East -West 12 mtrs . wide road from sanction Layout of S . Nos . 59 and 60 is shown as 
new 12 mtrs . wide D . P Road through S. No . 56 , 57 and 58 towards West upto the boundary 
of village , Shriramnagar as shown on plan . 


M - 8 


North - South 12 mtrs . wide Road from sanction layout of S . No. 129 is connected to the 
Eastern side 12 mtrs . wide North - South D . P. Road on Southern side as new 12 mtrs . 
wide Development Plan Road as shown on plan . 


M - 9 


Existing North -South Road on Western side of Court is shown as Existing Road as 
shown on Plan . 


Now , therefore , the list ofmodifications or changes made under Section 28 (4 ) of the said Act, by the 
said Planning Authority is hereby Published as Appendix “ A ”, for information of the General Public. The said 
Draft Development Plan showing the modifications or changes is kept open for the information to the 
General Public in the following offices during office hours on working days for a period of 30 days . 


1. The Chief Officer,Nandgaon Municipal Council,Nandgaon , Shivaji Chowk, Nandgaon 


2 . Assistant Director of Town Planning, Nashik 


Krushi Bhavan , 2nd floor, Zilha KrushiAudyogik Sahakari Sangh Ltd ., Near N .D . C . C . Bank , Dwarka 
Circle , Nashik - 1. 


Sau. S. R . GAIKWAD , 

President, 
Nandgaon Municipal Council, 

Nandgaon . 


Nandgaon , 23rd August 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६ , शके १९३८ 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक ना .बँका/ डी -४ / जळगावजबँक/ क. १५६ / अधिकार प्रदान /१६/५५/ सन २०१६ .--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, डॉ. पी. एल. खंडागळे , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अधिसूचनेअन्वये जळगाव जनता सहकारी बँक लिमिटेड , जळगाव या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार खालील 
अटींस अधीन राहून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


सहा. महाव्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 


उप महाव्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री . दि . ना. साळुखे 
श्री . च. रा. संत 
श्री. ओ . उ. पाटील 
श्री. भा . नि . साळुखे 


मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


सहा. महाव्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री . बा. ब. पवार 


सहा. महाव्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 


मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री. अ. ना . सोनवणे 
__ श्री . धु . ला . महाले 
___ श्री . आ . के . वाणी 


सिनिअर मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री . दि . ना . संन्याशी 


मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री. प . रा . पाटील 


मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री. आ . हि . पाटील 


मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री. मो . रा . लोहार 


सहा. महाव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री . प्र. ज. पाटील 


मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री . वि . ज. दलाल 


डे. मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री . वि . वा . अजनाडकर 


डे. मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री . सं . आ . जगताप 


मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री. हे . द . चंदनकर 


मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री . क . पं. चौबे 


मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


डे. मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


i 


श्री. प्र. ब . पाटील 
श्री. वि . वि. कुलकर्णी 
श्री . अ. रा . देशमाने 


मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री . ग. रा. खोरखेडे 


सि . मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


२३ 


सौ . स्वाती सं . भावसार 


सि . मॅनेजर 


महाराष्ट्र राज्य 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


७ 


परिशिष्ट – चालू 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्याचेनाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


३ 


श्री. उ. स. कुलकर्णी 

डे . मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
श्री . नि . वा . वाणी 

उपमहाव्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
श्री . बा . धों . टाकरखेडे 

मॅनेजर वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
श्री. सु . ए. भामरे 

सहा. महाव्यवस्थापक वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
श्री. अ. बा . सोनवणे 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
२९ श्री . ला . ना. पाटील 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 
( ४) नियमानुसार सरचार्ज, गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा . 
(५ ) आपले पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ६ ) प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्यांची बदली/ सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास/ प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. 

डॉ . पी . एल. खंडागळे, 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
पुणे, २ जानेवारी २०१६ . 


वाचावे. - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ - क, ब. 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ मधील नियम ७५ (३) ( क ) 
( ३ ) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश जा. क्र . रासनिप्रा/तालुका- प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / 

सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४. 
( ४ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, आदिवासी सेवा सहायक संस्था कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा 

नंदुरबार यांचेकडील अविरोध निकालपत्र, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५. 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना/निवडणूक / आ . से . स. संस्था . कर्म. सह . पत/१५८ / सन २०१६ . - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी , आदिवासी सेवा सहायक 
संस्था कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिद्ध केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक मंडळाची सन २०१५ 
१६ ते सन २०२० -२१ या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक २७ जानेवारी २०१६ रोजी बिनविरोध निवडून आलेली असून, तसा निकाल वाचावे 
क्रमांक ४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे . 

___ आणि ज्याअर्थी, आदिवासी सेवा सहायक संस्था कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे कार्यकारी मंडळ हे 
११ सदस्यांचे असून, ११ सदस्य बिनविरोध निवडून आलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी आदिवासी सेवा सहायक संस्था कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नवापूर , जिल्हा नंदुरबार 
या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक २७ जानेवारी २०१६ रोजी बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी आदिवासी सेवा सहायक संस्था कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नवापूर , जिल्हा नंदुरबार 
या संस्थेचे निवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक सम , दिनांक २७ जानेवारी २०१६ रोजी 
कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक २७ जानेवारी २०१६ रोजी प्राप्त झालेले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ क , ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ), नियम २०१४ 
मधील नियम क्रमांक ७५ ( ३) ( क) मधील तरतुदीनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जावक क्रमांक 
रासनिप्रा/ तालुका , प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५०/ सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , एस. बी. फुलपगारे , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , 
आदिवासी सेवा सहायक संस्था कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील नमूद मतदार संघातून कार्यकारी 
मंडळावरील मतदार संघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर खालील नमूद उमेदवार त्या त्या 
मतदारसंघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 


मतदारसंघ 


पत्ता 


श्री. नवलसिंग ओंकार पाटील 


श्री . हिरालाल परशराम वसावे 


३ 


श्री . विजय आनंदा बागुल 


४ 


श्री. मनोज काळु चौधरी 


५ 


श्री . रमेश माणिक चव्हाण 


६ 


श्रीमती सुरेखा मुरलीधर उदावंत 


संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले गुजर गल्ली, नवापूर , तालुका नवापूर , 
( सर्वसाधारण गटातून ) 

जिल्हा नंदुरबार . 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले । प्रभाकर कॉलनी, नवापूर , 
( सर्वसाधारण गटातून) 

तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले नवापूर , तालुका नवापूर , 
( सर्वसाधारण गटातून ) 

जिल्हा नंदुरबार . 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले । मंगलदास पार्क , तालुका नवापूर , 
( सर्वसाधारण गटातून) 

जिल्हा नंदुरबार . 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले । ३ टेभा, तालुका नवापूर , 
( सर्वसाधारण गटातून ) 

जिल्हा नंदुरबार . 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले प्रभाकर कॉलनी, नवापूर , 
( सर्वसाधारण गटातून) 

तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 
अनुसूचित जाती / जमाती ( राखीव) जनता पार्क , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
महिला ( राखीव) 

प्रभाकर कॉलनी, तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
महिला ( राखीव ) 

प्रभाकर कॉलनी, तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग ( राखीव) मांदा सोसायटी , तालुका नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 
भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती / 

भोईगल्ली, तालुका नवापूर , 
विशेष मागासप्रवर्ग ( राखीव ) 

जिल्हा नंदुरबार . 


श्री . सुनिल रामदास बोरसे 


८ 


श्रीमती सिमा जगदीश काळे 


९ 


श्रीमती मंदा अबेसिंग गावीत 


१० 


श्री . आत्माराम भानजी महाजन 


११ 


श्री . नरेश बाबुलाल मोरे 


एस. बी . फुलपगारे , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर , 

तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 


नंदुरबार , ११ फेब्रुवारी २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६ , शके १९३८ 


९ 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ - क , ब 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ मधील नियम ७५ (३) (क ) 
( ३) मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्र . रासनिप्रा/ तालुका- प्रभाग सनिअ आदेश/ ५५० / 

सन २०१४ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ . 
( ४) निवडणूक निर्णय अधिकारी, श्री भगवान महावीर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांचेकडील 
अविरोध निकालपत्र, दिनांक -- मार्च २०१६ . 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना /निवडणूक / श्री भगवान महावीर ना. सह . पत/ अधिसूचना/ ८६१ / सन २०१६ . - ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, श्री भगवान 
महावीर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांनी प्रसिद्ध केलेल्या कार्यक्रमानुसार उक्त संस्थेची संचालक 
मंडळाची सन २०१५ - १६ ते सन २०२० -२१ या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक १६ मार्च २०१६ रोजी बिनविरोध निवडून झालेली असून तसा 
निकाल वाचावे क्रमांक ४ अन्वये जाहीर करण्यात आला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, श्री भगवान महावीर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे कार्यकारी मंडळ 
हे ११ सदस्यांचे असून , ११ सदस्य बिनविरोध निवडून आलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी श्री भगवान महावीर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार या संस्थेचे उमेदवार हे दिनांक १६ मार्च २०१६ रोजी बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित केले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी श्री भगवान महावीर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार या संस्थेचेनिवडून आलेले सदस्य यांची नावे व कायमचे पत्ते या कार्यालयात त्यांचेकडील पत्र क्रमांक उमेदवार / २०१६ , दिनांक १६ मार्च २०१६ 
रोजी कळविलेले आहे आणि ते या कार्यालयास दिनांक १६ मार्च २०१६ रोजी प्राप्त झालेले आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील कलम ७३ -क , ब व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ 
मधील नियम क्रमांक ७५ (३) ( क ) मधील तरतुदींनुसार व मा . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक 
रासनिप्रा /तालुका- प्रभाग सनिअ- आदेश/ ५५०/ सन २०१४, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१४ ने प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , एस. बी . फुलपगारे , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार असे जाहीर करतो की , श्री 
भगवान महावीर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नवापूर , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेच्या खालील नमूद मतदार संघातून कार्यकारी 
मंडळावरील मतदार संघातील संचालक म्हणून अविरोध निवडून आलेले आहेत. त्यानुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर खालील नमूद उमेदवार त्या 
त्या मतदार संघातून संचालक म्हणून अविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 

मतदार संघ 


पत्ता 


० 


० 


श्री . अग्रवाल विरचंद मामचंद 


शितल सोसायटी, नवापूर 


२ 


श्री . जैन अजयकुमार महावीरप्रसाद 


लाईट बाजार , नवापूर 


श्री . अग्रवाल सुभाष मुलचंद 


शितल सोसायटी , नवापूर 


४ 


श्री . अग्रवाल पुष्कर प्रभातीलाल 


शितल सोसायटी, नवापूर 


संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून ). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून ). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून ). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून ). 
संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांतून निवडलेले 
( सर्वसाधारण गटातून ). 
महिला ( राखीव) 
महिला ( राखीव ) 


श्री. पाटील शरदचंद्र रघुनाथ 


कलाल गल्ली, नवापूर 


श्री . अग्रवाल संजय बाबुलाल 


नवभारत हौसिंग सोसायटी , नवापूर 


6 


श्रीमती अग्रवाल सुरेखा अजयकुमार 
सौ . ओसवाल सिमा इंदरचंद 


लाईट बाजार , नवापूर 
द्वारकानगरी , कॉलेज रोड , 
नवापूर . 
मु . पो . वासरवेल , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


श्री . गावीत पंडीत हिऱ्या 


अनुसूचित जाती/ जमाती 
सभासदांसाठी ( राखीव ) 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


परिशिष्ट – चालू 


उमेदवाराचे संपूर्ण नाव 


मतदार संघ 


अ . क्र . 

१ 


पत्ता 


श्री. तांबोळी दिलीप मुलचंद 
श्री. मोरे धाकु काशिराम 


११ 


इतर मागासवर्ग 
भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती/ 
विशेष मागासप्रवर्ग ( राखीव ). 


श्रीराम मंदिराशेजारी, नवापूर 
बेलदारवाडा , नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार . 


एस. बी . फुलपगारे , 
तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर , 

तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 


नवापूर , १६ मार्च २०१६ . 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( ४) 

( २) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जावक क्रमांक वि - ३/ अवसायन/ अंतिम आदेश/ सन २०१३, दिनांक ४ डिसेंबर २०१३ 
( ३) अवसायक यांचेकडील पत्र क्रमांक २५ , दिनांक २४ जून २०१६ 

___ आदेश 
क्रमांक आस्था/ इंदिरा तेलबिया उत्पादक सं ./ अवसायक बदल/ १४६/ सन २०१६ . - ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक १ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम ( सुधारणा), २०१३ चे कलम १०३ ( ४) नुसार अवसायकाचे नेमणुकीबाबत कार्यालयीन सोयीनुसार बदल करण्याचा अधिकार आहे . 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक २ अन्वये खालील तपशिलात नमूद संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक ३ अन्वये तत्कालीन अवसायक श्री. एस. बी . राजपुत , कनिष्ठ लिपिक अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार, जिल्हा नंदुरबार यांची बदली झाल्याने, त्यांच्याकडील अवसायन संस्थांचा पदभार काढून घेणेबाबत त्यांनी या कार्यालयास 
कळविलेले आहे. 

त्याअर्थी, मी, निरज भ. चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार , मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३ ( ४) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कार्यालयीन कामकाजाच्या सोयीसाठी प्रशासकीय कारणास्तव खालील तपशिलात नमूद सहकारी संस्थेवर 
अवसायनाचे कामकाज पाहणेसाठी वरील वाचावे २ व ३ च्या आदेशात अंशत: बदल करून खालील तपशिलात नमूद सहकारी संस्थांवर अवसायनाचे 
कामकाज पाहणेसाठी नवीन अवसायकांची नियुक्ती करीत आहे. 
अवसायनातील सहकारी संस्थेचे नाव पूर्वीच्या अवसायकाचे नाव व नवीन नियुक्त केलेल्या अवसायकाचे 

नाव व पदनाम 


पदनाम 


__ इंदिरा तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , श्री . एस. बी . राजपुत , 

श्री . एस. व्ही . पोतदार , 
कोपर्ली, तालुका-जिल्हा नंदुरबार . 

कनिष्ठ लिपिक , 

कनिष्ठ लिपिक , 
अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार, 

सहकारी संस्था, नंदुरबार , 
जिल्हा नंदुरबार . 

जिल्हा नंदुरबार . 
नवीन नियुक्त अवसायकांनी पूर्वीच्या अवसायकांकडून संस्थेचा संपूर्ण दप्तरी पदभार घेऊन अवसायकाचे कामकाज त्वरित सुरू करावे व तसा 
अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. सदर आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ करावी . 
सदरचा आदेश हा आज दिनांक ३० जून २०१६ रोजी माझ्या स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 

निरज भ. चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार , 

जिल्हा नंदुरबार . 


नंदुरबार , ३० जून २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


११ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( ४) अन्वये 


( २) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक प्रशासन/ अवसा/ आदेश बदल/ २०१३ , दिनांक २१ सप्टेंबर २०१३. 


( ३) या कार्यालयाचा आदेश प्रशासन/ अवसा/ आदेश बदल/ २०१६ , दिनांक ८ मार्च २०१६. 


आदेश 


क्रमांक प्रशासन/ अवसा/ आदेश बदल/ २६३७/ २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ ( ४) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी, के. पी. पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या कार्यालयाचेवाचावे क्रमांक ३ च्या 
आदेशाच्या अनुषंगाने एरंडोल तालुक्यातील अवसायनात असलेल्या सहकारी संस्थेचे ऋणपरिशोधकाचे नेमणुकीत खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत 
आहे . 


अ . क्र . 


अवसायनातील संस्थेचे नाव 


हल्लीचे ऋणपरिशोधकाचे नाव 


नवीन नेमणूक झालेल्या ऋणपरिशोधकाचे नाव 


३ 


गायत्री महिला ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कासोदा . 


श्री . आर. पी . दाऊळकर , 
सहायक सहकार अधिकारी अधीन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एरंडोल . 


श्री . ए. टी . नंदवाड , 
सहायक सहकार अधिकारी अधीन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एरंडोल . 


एरंडोल, २८ मार्च २०१६. 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (४ ) अन्वये 


( २) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक प्रशासन/निवडणूक / प्रस्ताव/ अप्राप्त / अ. आ . कार्य/ २०१६, दिनांक २८ मार्च २०१६ चा अंतिम आदेश 


( ३) या कार्यालयाचे जावक क्रमांक आदेश प्रशासन/ अवसा/ आदेश बदल/ २०१६, दिनांक ८ मार्च २०१६ चा आदेश. 


(४ ) या कार्यालयाचा जावक क्रमांक आस्था/ अति/ आ /भिकनराव शा . देशमुख ता / १५, दिनांक ५ जानेवारी २०१६ चा आदेश 


( ५) या कार्यालयाचा जावक क्रमांक आस्था अति / आ /भिकनराव शा . देशमुख ता /१५, दिनांक ५ जानेवारी २०१६ चा आदेश 


आदेश 


क्रमांक प्रशासन/ अवसा/ आदेश बदल/ ३७४५ / २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( ४) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी, के. पी. पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या कार्यालयाचे वाचावे क्रमांक ३ च्या 
आदेशाच्या अनुषंगाने एरंडोल तालुक्यातील अवसायनात असलेल्या सहकारी संस्थेचे ऋणपरिशोधकाचे नेमणुकीत खालीलप्रमाणे अंशत : बदल करीत 
आहे. 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


अवसायनातील संस्थेचे नाव 


हल्लीचे ऋणपरिशोधकाचे नाव 


नवीन नेमणूक झालेल्या ऋणपरिशोधकाचे नाव 


A 


तालुका देखरेख सहकारी संघ मर्यादित, 
एरंडोल. 


सौ . एस . सी. साळुखे, 
मुख्य लिपिक अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, एरंडोल . 


सौ . एम . व्ही . जाधव , 
सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी) अधीन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एरंडोल. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६ , शके १९३८ 


परिशिष्ट – चालू 
हल्लीचे ऋणपरिशोधकाचे नाव 


अ. क्र . 


अवसायनातील संस्थेचे नाव 


नवीन नेमणूक झालेल्या ऋणपरिशोधकाचे नाव 


३ 


सुनील झंवर 


कै . आनंद दला पाटील नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , आडगाव. 


श्री . डी . व्ही . साबळे , 
सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) अधीन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एरंडोल. 


सरस्वती गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित , एरंडोल. 


श्री . आर. डी . पाटील, 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
एरंडोल . 
श्री . आर. डी. पाटील , 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
एरंडोल. 


श्री . ए. एस. पवार , 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
एरंडोल . 
श्री . ए. एस . पवार , 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
एरंडोल. 


भिकनराव शामजी देशमुख गृहतारण 
सहकारी संस्था मर्यादित, कढोली. 


एरंडोल , २२ जून २०१६. 


वाचावे . - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७८ (१ ) ( दोन) मधील तरतूद 

(२) श्री शिवाजी टोळी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , टोळी, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे सचिव यांचेदिनांक 

१३ एप्रिल २०१६ चे मार्गदर्शन मिळणेबाबतचे पत्र. 


( ३) या कार्यालयाचे जावक क्रमांक आस्था/ ७३ - क अ/ ब/ का . दो. नो . श्री . टोळी/ वि. का ./ थकबाकी/ सन २०१६, दिनांक २५ एप्रिल २०१६ चे पत्र. 
( ४) १. श्री भगवान जयराम चव्हाण , २. साहेबराव संतोष पाटील, ३. प्रकाश नारायण मोरे, ४. नारायण शंकर पाटील, ५. देविदास तंगाजी मराठे, 

६. नाना आत्माराम मराठे, ७. गं. भा . इंदुबाई हेमराज मराठे, ८ . गं . भा . बनाबाई सुकलाल माळी यांचा दिनांक १२ मे २०१६ चा राजीनामा पत्र. 


( ५) या कार्यालयाचे जावक क्रमांक आस्थापना/ श्री शिवाजी टोळी वि . का ./कलम ७८ (१) ( दोन)/ प्राधने सन २०१६, दिनांक १३ मे २०१६ चा आदेश . 
( ६ ) या कार्यालयाचे जावक क्रमांक आस्थापना / श्री शिवाजी टोळी वि. का. / कलम ७८ (१ )( दोन )/प्रशा.ने./ २०१६, दिनांक १६ मे २०१६ चे शुद्धीपत्रक . 
( ७) जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड , जळगाव यांचेकडील क्रमांक एडीएम/ इएसटी/१३६८, दिनांक १ जून २०१६ चा आदेश 

आदेश 


क्रमांक प्रशासन/ श्री शिवाजी टोळी विका/ कलम ७८ (१) (दोन) / प्रशा. ने. /प्र. ब./३४७२ / २०१६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
७८ ( १) (दोन) प्रशासक नेमणूक अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , किशोर पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एरंडोल , तालुका 
एरंडोल, जिल्हा जळगाव या कार्यालयाचे वाचावे क्रमांक ५ च्या आदेशाच्या अनुषंगाने एरंडोल तालुक्यातील खालील सहकारी संस्थेचे प्रशासक नेमणुकीत 
खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करीत आहे . 
अ. क्र . प्रशासक असलेल्या संस्थेचे नाव हल्लीचे ऋणपरिशोधकाचे नाव 

नवीन नेमणूक झालेल्या प्रशासकाचे नाव 


३ 


श्री शिवाजी टोळी विविध कार्यकारी सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , टोळी , तालुका 
एरंडोल, जिल्हा जळगाव. 


श्री. डी . एम. चौधरी , 
क्षेत्रीय अधिकारी , एरंडोल अधीन 
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
बँक लिमिटेड, जळगाव , शाखा एरंडोल. 


श्री. शरद धोंडू पाटील , 
क्षेत्रीय अधिकारी, एरंडोल अधीन 
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 
लिमिटेड, जळगाव , शाखा एरंडोल. 

के. पी. पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, एरंडोल , 
तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव. 


एरंडोल, ३ जून २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


१३ 


आदेश 
क्रमांक वि -११/ वसुली/योगेश्वरनापतधु/ क. १५६/ अधि./ ६९९१/ सन २०१६ . - मी , के . आर. रत्नाळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे 
मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल-१४९३/ ११६२ / सीआर-४७/१५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या विधिशक्तींचा वापर करून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार या आदेशात नमूद केलेल्या अधिकार क्षेत्रातील योगेश्वर नागरी 
सहकारी पतपेढी मर्यादित, धुळे , तालुका-जिल्हा धुळे या पतसंस्थेने त्यांना संस्थेचे कर्जदार सभासदांकडील येणे रकमा , मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून वसुली करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ च्या तरतुदींमधील निबंधकांचे अधिकार 
खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करीत आहे . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) मधील व्याख्येनुसार अनुक्रमे 
वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून समजण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व 
विक्री करणेबाबतची कार्यपध्दती अनुसरून कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे दिनांक ३० एप्रिल २०१८ किंवा सदर पदावर कार्यरत राहतील यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या 
कालावधीपर्यंत प्रदान केलेले अधिकारांचा वापर करणेस सक्षम राहतील . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


कर्मचाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


अधिकार क्षेत्र 


श्री . जीवन रामदास चितोडकर 

सह . व्यवस्थापक 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
अटी : १. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक वसुली/ बी -१/ सरचार्ज/ सन ८५, दिनांक 

६ नोव्हेंबर १९८५ मधील तरतुदीनुसार सरचार्ज वसुली करून सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करणे आवश्यक राहील. सदर वसूल 

सरचार्ज रकमेचा भरणा न केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक मंडळाची राहील. 
२. उक्त पतपेढीकडे असलेल्या संस्थांचे थकबाकीदार/ कर्जदार सभासदांविरुध्द प्राप्त कलम १०१( १)/९८ अन्वये वसुली दाखले यांची महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार तंतोतंत अंमलबजावणी करून वसूल केलेली सरचार्ज रक्कम शासकीय 

कोषागारात तत्काळ भरणा करून अहवाल सादर करावा. 
३ . उपरोक्त नमूद विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांचे कामकाजाबाबतचे प्रशिक्षण घेऊन त्याचे प्रमाणपत्र 

या कार्यालयास सादर करावे. 


४. सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील निर्णय संकीर्ण-०४/ प्र .क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना 

शासकीय राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
५ . उपरोक्त अधिकार देण्यात आलेला अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असल्याचे बंद झाल्यास, प्रदान केलेले अधिकार आपोआप 

संपुष्टात येतील. याबाबत तंतोतंत अंमलबजावणीची जबाबदारी संस्थेचेविशेष वसुली व विक्री अधिकारी व संचालक मंडळ यांची राहील . 
६. प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
७. जप्ती व विक्री कामकाजासंबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांची 

व्यक्तिश: राहील . 
८ . सदर पतपेढीच्या सदर वसुली व विक्री अधिकारी यांनी मागील कालावधीतील भरणा करावयाचा बाकी असलेला व चालू वसुलीचा सरचार्ज 

शासकीय कोषागारात न भरल्यास , त्याबाबत लेखापरीक्षणामध्ये मुद्दा उपस्थित झाल्यास तत्कालीन संचालक मंडळ व विशेष वसुली व विक्री 

अधिकारी हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार राहतील . 
९ . वसूल सरचार्ज रक्कम शासकीय तिजोरीत तत्काळ जमा करून मासिक अहवाल सादर करावा . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २४ मे २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


धुळे , २४ मे २०१६ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक वि - ११ / वसुली/ कै. सौतासुगोकेमपतधु /क .१५६ / अधि ./ ६९९२/ सन २०१६. - मी , के. आर. रत्नाळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, 
धुळे मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल - १४९३/ ११६२ / सीआर-४७/१५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या विधिशक्तींचा वापर 
करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार या आदेशात नमूद केलेल्या अधिकार क्षेत्रातील कै . सौ . 
ताईसाहेब सुनंदा गोपाळराव केले महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, धुळे , तालुका-जिल्हा धुळे या पतसंस्थेने त्यांना संस्थेचे कर्जदार 
सभासदांकडील येणे रकमा , मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून वसुली करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६ च्या तरतुदींमधील निबंधकांचे अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करीत आहे . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) मधील व्याख्येनुसार अनुक्रमे 
वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून समजण्यात येतील. 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व 
विक्री करणेबाबतची कार्यपध्दती अनुसरून कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील. 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे दिनांक ३० एप्रिल २०१८ किंवा सदर पदावर कार्यरत राहतील यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या 
कालावधीपर्यंत प्रदान केलेले अधिकारांचा वापर करणेस सक्षम राहतील . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


कर्मचाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


अधिकार क्षेत्र 


३ 


श्री. प्रमोद जगन्नाथ नानकर 

व्यवस्थापक 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
अटी : १. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक वसुली/ बी -१/ सरचार्ज/ सन ८५, दिनांक 

६ नोव्हेंबर १९८५ मधील तरतुदीनुसार सरचार्ज वसुली करून सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करणे आवश्यक राहील. सदर वसूल 

सरचार्ज रकमेचा भरणा न केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक मंडळाची राहील . 
२. उक्त पतपेढीकडे असलेल्या संस्थांचे थकबाकीदार /कर्जदार सभासदांविरुध्द प्राप्त कलम १०१( १)/ ९८ अन्वये वसुली दाखले यांची महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार तंतोतंत अंमलबजावणी करून वसूल केलेली सरचार्ज रक्कम शासकीय 

कोषागारात तत्काळ भरणा करून अहवाल सादर करावा. 
३ . उपरोक्त नमूद विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांचे कामकाजाबाबतचे प्रशिक्षण घेऊन त्याचे प्रमाणपत्र 
__ या कार्यालयास सादर करावे. 
४ . सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील निर्णय संकीर्ण- ०४ / प्र. क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना 

शासकीय राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
५. उपरोक्त अधिकार देण्यात आलेला अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असल्याचे बंद झाल्यास , प्रदान केलेले अधिकार आपोआप 

संपुष्टात येतील. याबाबत तंतोतंत अंमलबजावणीची जबाबदारी संस्थेचेविशेष वसुली व विक्री अधिकारी व संचालक मंडळ यांची राहील. 
६. प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
७ . जप्ती व विक्री कामकाजासंबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांची 

व्यक्तिश: राहील . 
८ . सदर पतपेढीच्या सदर वसुली व विक्री अधिकारी यांनी मागील कालावधीतील भरणा करावयाचा बाकी असलेला व चालू वसुलीचा सरचार्ज 

शासकीय कोषागारात न भरल्यास, त्याबाबत लेखापरीक्षणामध्ये मुद्दा उपस्थित झाल्यास तत्कालीन संचालक मंडळ व विशेष वसुली व विक्री 

अधिकारी हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार राहतील . 
९ . वसूल सरचार्ज रक्कम शासकीय तिजोरीत तत्काळ जमा करून मासिक अहवाल सादर करावा . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २४ मे २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


धुळे , २४ मे २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


१५ 


आदेश 


क्रमांक वि - ११ / वसुली/दिनमकोऑबॅनं / क. १५६ / अधि ./ ६९९३/ सन २०१६ . – मी , के . आर. रत्नाळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे 
मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल - १४९३/११६२/ सीआर- ४७ / १५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या विधिशक्तींचा वापर करून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदींनुसार या आदेशात नमूद केलेल्या अधिकार क्षेत्रातील दि नंदुरबार 
मर्चन्टस् को - ऑप. बँक लिमिटेड , नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार या बँकेने त्यांना संस्थेचे कर्जदार सभासदांकडील येणे रकमा, मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून वसुली करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ च्या तरतुदींमधील निबंधकांचे अधिकार 
खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करीत आहे . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) मधील व्याख्येनुसार अनुक्रमे 
वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून समजण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व 
विक्री करणेबाबतची कार्यपध्दती अनुसरून कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे दिनांक ३० एप्रिल २०१९ किंवा सदर पदावर कार्यरत राहतील यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या 
कालावधीपर्यंत प्रदान केलेले अधिकारांचा वापर करणेस सक्षम राहतील. 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


कर्मचाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


अधिकार क्षेत्र 


e 


o 


e 


eu 


श्री . कालीदास रामदास पाठक 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
श्री . कन्हैय्यालाल तुकाराम पाटील 

मॅनेजर 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
श्री . भास्कर सदाशिव बागुल 

वसुली अधिकारी 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
अटी : १. मा . सहकार आयुकत व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक वसुली/ बी -१/ सरचार्ज/ सन ८५ , दिनांक 

६ नोव्हेंबर १९८५ मधील तरतुदीनुसार सरचार्ज वसुली करून सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करणे आवश्यक राहील . सदर वसूल 

सरचार्ज रकमेचा भरणा न केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक मंडळाची राहील . 
२. उक्त पतपेढीकडे असलेल्या संस्थांचे थकबाकीदार / कर्जदार सभासदांविरुध्द प्राप्त कलम १०१( १)/ ९८ अन्वये वसुली दाखले यांची महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार तंतोतंत अंमलबजावणी करून वसूल केलेली सरचार्ज रक्कम शासकीय 

कोषागारात तत्काळ भरणा करून अहवाल सादर करावा . 
३. उपरोक्त नमूद विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांचे कामकाजाबाबतचे प्रशिक्षण घेऊन त्याचे प्रमाणपत्र 

या कार्यालयास सादर करावे . 
४ . सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील निर्णय संकीर्ण-०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना 
___ शासकीय राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
५ . उपरोक्त अधिकार देण्यात आलेला अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असल्याचे बंद झाल्यास , प्रदान केलेले अधिकार आपोआप 

संपुष्टात येतील. याबाबत तंतोतंत अंमलबजावणीची जबाबदारी संस्थेचे विशेष वसुली व विक्री अधिकारी व संचालक मंडळ यांची राहील . 
६ . प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
७. जप्ती व विक्री कामकाजासंबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांची 

व्यक्तिश: राहील. 
८ . सदर पतपेढीच्या सदर वसुली व विक्री अधिकारी यांनी मागील कालावधीतील भरणा करावयाचा बाकी असलेला व चालू वसुलीचा सरचार्ज 

शासकीय कोषागारात न भरल्यास , त्याबाबत लेखापरीक्षणामध्ये मुद्दा उपस्थित झाल्यास तत्कालीन संचालक मंडळ व विशेष वसुली व विक्री 

अधिकारी हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार राहतील . 
९. वसूल सरचार्ज रक्कम शासकीय तिजोरीत तत्काळ जमा करून मासिक अहवाल सादर करावा. 
सदरचा आदेश आज दिनांक २४ मे २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

के . आर. रत्नाळे, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
धुळे , २४ मे २०१६. 

सहकारी संस्था , धुळे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६ , शके १९३८ 


आदेश 


क्रमांक वि - ११/ वसुली/चिंतामणीनापतधुळे/ क . १५६/ अधि . /१०५८ / सन २०१६. - मी , मनोज चौधरी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे मला 
शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल-१४९३ / ११६२/ सीआर-४७/ १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या विधिशक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार या आदेशात नमूद केलेल्या अधिकार क्षेत्रातील चिंतामणी नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे ( अवसायनात ) या पतसंस्थेचे वसुली अधिकारी यांना संस्थेचे कर्जदार सभासदांकडील येणे रकमा , 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून वसुली करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ च्या तरतुदींमधील 
निबंधकांचे अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करीत आहे . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) मधील व्याख्येनुसार अनुक्रमे 
वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून समजण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे व 
विक्री करणेबाबतची कार्यपध्दती अनुसरून कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील. 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ किंवा सदर पदावर कार्यरत राहतील यापैकी जो कालावधी कमी असेल 
त्या कालावधीपर्यंत प्रदान केलेले अधिकारांचा वापर करणेस सक्षम राहतील . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


कर्मचाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


अधिकार क्षेत्र 


श्री. प्रदीप ताराचंद पानपाटील 

विशेष वसुली अधिकारी 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
श्री . राजेंद्र विठ्ठल पाटील 

विशेष वसुली अधिकारी 

धुळे जिल्ह्यापुरते 
अटी : १. उक्त बँकेचे थकबाकीदार / कर्जदार सभासदांविरुध्द प्राप्त कलम १०१ ( १)/९८ अन्वये वसुली दाखले यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ 

चा नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार तंतोतंत अंमलबजावणी करून वसूल केलेली सरचार्ज रक्कम शासकीय कोषागारात तत्काळ भरणा करून 

अहवाल सादर करावा . 
२. उपरोक्त नमूद विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांचे कामकाजाबाबतचे प्रशिक्षण घेऊन त्याचे प्रमाणपत्र 

या कार्यालयास सादर करावे. 
३. सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील निर्णय संकीर्ण-०४/ प्र .क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना 

शासकीय राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
४ . उपरोक्त अधिकार देण्यात आलेला अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असल्याचे बंद झाल्यास, प्रदान केलेले अधिकार आपोआप 

संपुष्टात येतील. याबाबत तंतोतंत अंमलबजावणीची जबाबदारी संस्थेचेविशेष वसुली व विक्री अधिकारी व संचालक मंडळ यांची राहील . 
५. प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
६. जप्ती व विक्री कामकाजासंबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांची 

व्यक्तिश: राहील . 


७ . सदर पतपेढीच्या सदर वसुली व विक्री अधिकारी यांनी मागील कालावधीतील भरणा करावयाचा बाकी असलेला व चालू वसुलीचा सरचार्ज 

शासकीय कोषागारात न भरल्यास , त्याबाबत लेखापरीक्षणामध्ये मुद्दा उपस्थित झाल्यास तत्कालीन संचालक मंडळ व विशेष वसुली व विक्री 

अधिकारी हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार राहतील . 
८ . वसूल सरचार्ज रक्कम शासकीय तिजोरीत तत्काळ जमा करून मासिक अहवाल सादर करावा. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

मनोज चौधरी, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
धुळे , ६ फेब्रुवारी २०१६ . 

सहकारी संस्था , धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


१७ 


विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि - २/विवअ/ क. १५६/ धु. जि . ना . पत. फेड / ६८६/ सन २०१६. --- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , एम . ए . आरीफ , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक या आदेशाद्वारे धुळे जिल्हा 
नागरी सहकारी पतपेढ्यांचेजिल्हा सहकारी फेडरेशन लिमिटेड, धुळे या फेडरेशनच्या खालील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),(७),(९),( १०),(११) 
( अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून ), ( १२),( १३),(१५ ),( १७),(१८) व ( २० ) तसेच कलम ९८ / १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी आदेशाचे दिनांकापासून एक वर्षासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी पतसंस्थेचे कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती 
खालील अटींच्या अधीन राहून प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा नियुक्तीचे ठिकाण/ मुख्यालय 

कार्यक्षेत्र 


२ 


tu 


१ श्री . दगडू निळकंठ पाटील सहा. व्यवस्थापक ( परसेवा ) 

धुळे 

नाशिक , धुळे, जळगाव, 

नंदुरबार , अहमदनगर . 
अटी. - १ . नियमाप्रमाणे वसूल सरचार्ज तत्काळ शासकीय कोषागारात भरणा करून तसा अहवाल दरमहा जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था व या 

कार्यालयास सादर करावा. 
२. महाराष्ट्र शासन, सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर 

२००६ अन्वये संस्थेच्या वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करू नये . 
नाशिक , ४ फेब्रुवारी २०१६. 


आदेश 
क्रमांक वि -२ /विवअ/ क. १५६/ गौतमसहबँक / ३०८७/ सन २०१६. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , एम . ए. आरीफ , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक या आदेशाद्वारे गौतम 
सहकारी बँक लिमिटेड , गौतमनगर , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ (एच) व (जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५),(६),( ७),(९),(१० ),( ११ ) 
( अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून), ( १२ ),(१३),( १५),( १७ ),(१८) व ( २० ) तसेच कलम ९८/ १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी आदेशाचे दिनांकापासून एक वर्षासाठी त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी बँकेचे कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती 
खालील अटींच्या अधीन राहून प्रदान करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . अधिकाऱ्याचेनाव 

नियुक्तीचे ठिकाण/मुख्यालय 

कार्यक्षेत्र 


हुद्दा 


eueeo 


श्री. मंगेश सयाजीराव देशमुख । सिनिअर ऑफीसर 

मु. पो . कोपरगाव 

नाशिक जिल्हा 
श्री . बबन एकनाथ भागवत विशेष वसुली अधिकारी 

मु . पो . कोपरगाव 

नाशिक जिल्हा 
श्री . मच्छींद्र रामचंद्र आहेर मॅनेजर 

मु . पो. कोपरगाव 

नाशिक जिल्हा 
अटी. - १ . नियमाप्रमाणे सरचार्ज शासकीय कोषागारात भरणा करून अहवाल दरमहा जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था व या कार्यालयास सादर 

करावा. 
२ . महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये संस्थेच्या वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करू नये. 

एम. ए. आरीफ , 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, 

नाशिक . 
नाशिक , २४ मे २०१६ . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


वाचावे : - ( १) महाराष्ट्र शासन, सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक सीएसएल/ १०९२/ ८७०१/ ३३ / १५- सी , 

दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९२. 


( २) अवसायक , पारनेर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , देवीभोयरे , तालुका पारनेर, जिल्हा अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक 

अवसायन/ क. ८८ / चौ. अ/ वसुली/ क. १५६ / अ.प्र./ सन २०१६ , दिनांक २१ मार्च २०१६ . 
( ३ ) या कार्यालयाकडील कलम ९८ अन्वये वसुलीचे प्रमाणपत्र क्रमांक प्राससं/ प्रशा- २/ पारनेर ससाका/ का. क . ९८/ प्रमाणपत्र/ सन २०१६ / ३९७, 

दिनांक १६ मार्च २०१६ . 


अधिसूचना 
क्रमांक प्राससं / प्रशा- १/ पारनेर ससाक / क . १५६/ अधि . प्रदान/ ४७१/ सन २०१६.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला वाचावे क्रमांक १ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , मिलींद भालेराव, प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) तथा सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, अहमदनगर या अधिसूचनेअन्वये पारनेर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, देवीभोयरे , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर या 
सहकारी साखर कारखान्याच्या खालील नमूद अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या प्रकरणापुरते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६ (१) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३ ),(५),(६),(७),(९),( १०),( ११ ) 
( अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून),( १२),( १३),( १५ ),(१७),(१८) व ( २० ) नुसार कायदा कलम ८८ चे चौकशी अहवालातील आर्थिक नुकसानी 
रकमेबाबत निर्गमित केलेल्या कलम ९८ च्या दाखल्यांची अंमलबजावणी करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींच्या अधीन राहून प्रदान करीत 
आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


श्री . लहु भागुजी थोरात वसुली अधिकारी विशेष वसुली व कलम ८८ चौकशी अहवालातील आर्थिक 

विक्री अधिकारी 

नुकसानीच्या रकमेबाबत निर्गमित केलेल्या 

कलम ९८ - ब दाखल्यापुरते. 
अटी : १. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

२. या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

३. शासन निर्णय दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
अहमदनगर , ७ एप्रिल २०१६ . 


वाचावे. - (१) महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक सीएसएल/ १०९२/ ८७०१/ ३३ / १५ - सी , 

दिनांक २५ नोव्हेंबर १९९२ . 
( २) कार्यकारी संचालक , डॉ . बाबुराव बापुजी तनपुरे सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , श्रीशिवाजीनगर , तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर 

यांचेकडील पत्र क्रमांक एफ / एमडीओ/ ६३ /९, दिनांक ११ एप्रिल २०१६. 
( ३) या कार्यालयाकडील कलम ९८ अन्वये वसुलीचे प्रमाणपत्र क्रमांक प्राससं/ प्रशा-२/ पारनेर ससाका/ का . क. ९८/ प्रमाणपत्र/ सन २०१६/ ३९६ , 
दिनांक १६ मार्च २०१६ . 

अधिसूचना 
क्रमांक प्राससं/ प्रशा- १/ पारनेर ससाक/ क . १५६/ अधि . प्रदान/ ५४०/ सन २०१६.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला वाचावे क्रमांक १ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , मिलींद भालेराव, प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) तथा सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, अहमदनगर या अधिसूचनेअन्वये डॉ. बाबुराव बापुजी तनपुरे सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, श्रीशिवाजीनगर , तालुका राहुरी , 
जिल्हा अहमदनगर या सहकारी साखर कारखान्याच्या खालील नमूद अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या प्रकरणापुरते महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम 
( ३),( ५),(६),(७) ,(९),( १० ),(११) ( अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून), (१२),( १३),( १५ ),(१७),( १८ ) व ( २० ) नुसार कायदा कलम ८८ चे चौकशी 
अहवालातील आर्थिक नुकसानी रकमेबाबत निर्गमित केलेल्या कलम ९८ च्या दाखल्यांची अंमलबजावणी करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती खालील अटींच्या 
अधीन राहून प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


१९ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


३ 


१ श्री . पवार नानासाहेब परशराम वसुली अधिकारी , 

विशेष वसुली व कलम ८८ चौकशी अहवालातील आर्थिक 
अहमदनगर जिल्हा पतसंस्था विक्री अधिकारी नुकसानीच्या रकमेबाबत निर्गमित केलेल्या 
फेडरेशन मर्यादित , अहमदनगर. 

कलम ९८ - ब दाखल्यापुरते . 
श्री . काळे जालिंदर दत्तात्रय वसुली अधिकारी , 

विशेष वसुली व कलम ८८ चौकशी अहवालातील आर्थिक 
अहमदनगर जिल्हा पतसंस्था विक्री अधिकारी नुकसानीच्या रकमेबाबत निर्गमित केलेल्या 
फेडरेशन मर्यादित , अहमदनगर. 

कलम ९८ - ब दाखल्यापुरते . 
१. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
२. या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
३. शासन निर्णय दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

मिलींद भालेराव , 
प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) 

तथा सहनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर . 
अहमदनगर , २१ एप्रिल २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक प्राससं/ प्रशा-१/ जगदंबाससाका/ अव. बदल/ ८८४/ सन २०१६.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , संगिता र. डोंगरे , प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) तथा सहनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर या कार्यालयाचेदिनांक 
२७ मार्च २०१५ चे आदेशात अंशत : बदल करून अवसायक , श्री जगदंबा सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , राशिन , तालुका कर्जत , जिल्हा 
अहमदनगर या पदावर श्री . बी . के . बेंद्रे, तृतीय विशेष लेखापरीक्षक , सहकारी संा , वर्ग- १ ( साखर), अहमदनगर यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
त्यांनी सदर पदाचा पदभार त्वरित घेऊन कामकाज सुरू करावे व कार्यालयाचे तसा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ८ जुलै २०१६ रोजी माझे सही व कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी पारित केला आहे. 

संगिता र . डोंगरे , 
प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) 

तथा सहनिबंधक , सहकारी संस्था, अहमदनगर . 
अहमदनगर , ८ जुलै २०१६ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

__ आदेश 
क्रमांक जेजीए/ एजीआर/ एमकेटीएनआर/( ओ)/ डी/६१६/ दुरुस्तीपत्रक . -- मी , रवि गडेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव 
अधिसूचित करतो की , आदर्श दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , अंतुर्ली, तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे ( सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा 
नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५ (१), १५ ( २) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १४ अन्वये क्रमांक 
जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / पोनिदु/११०९ / २०१६ , दिनांक २३ जून २०१६ नुसार संस्थेच्या नावात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास मान्यता देण्यात आलेली 
आहे . 
संस्थेचे सध्याचे नाव 

संस्थेचे दुरुस्तीनंतरचे नवीन नाव 
आदर्श दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अंतुर्ली, 

दादासो रामभाऊ तराळ दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव. 

अंतुर्ली, तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव . 


रवि गडेकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव . 


जळगाव , २४ जून २०१६. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६ , शके १९३८ 


समजण्यात येऊन निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली 


आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २९ एप्रिल २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 
सिन्नर , २९ एप्रिल २०१६. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी/ मातोश्री पत / ११७० / सन २०१६ . - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, निफाड , जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , श्री. रामनाथ पंढरीनाथ सानप , मुख्यप्रवर्तक नियोजित मातोश्री 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिवरे , तालुका निफाड , 
जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
मधील ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएचडी/ 
आरएसआर/( सीआर)/ ५४३८/ सन २०१६ , दिनांक १७ जून २०१६ असा 
आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६० चे कलम १२ (१) व त्याखालील 
नियम १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण साधन 
संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणारी साधन संस्था असे आहे. 

दीपक सुकदेव पराये, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , 

जिल्हा नाशिक . 


आदेश 
क्रमांक वि -४/पाणीवापर सह . संस्था/ क. २१ / आदेश/९३० / सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रतिलाल अहिरे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिन्नर , जिल्हा नाशिक जय भवानी पाणीवापर सहकारी 
संस्था मर्यादित , मेंढी , तालुका सिन्नर तिचा नोंदणी क्रमांक एसएनआर / 
आरएसआर/ एनसी/ १०१९ / सन २०१३ , दिनांक २८ मे २०१३ या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे. असे 
समजण्यात येऊन निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली 
आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २९ एप्रिल २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 
सिन्नर , २९ एप्रिल २०१६. 


निफाड , १७ जून २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक वि -४/ पाणीवापर सह . संस्था /क . २१ / आदेश/ ९२८ / सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रतिलाल अहिरे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिन्नर , जिल्हा नाशिक , रामलिंग महाराज पाणीवापर 
सहकारी संस्था मर्यादित , रामपूर , तालुका सिन्नर तिचा नोंदणी क्रमांक 
एसएनआर/ आरएसआर/ एनसी/ १०१६ / सन २०१३ , दिनांक ७ सप्टेंबर २०११ 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असण्याचे बंद झाली 
आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २९ एप्रिल २०१६ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


क्रमांक वि - ४ / पाणीवापर सह . संस्था / क . २१/ आदेश /९३१/ सन २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रतिलाल अहिरे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिन्नर, जिल्हा नाशिक श्री गुरुदत्त पाणीवापर सहकारी 
संस्था मर्यादित , मेंढी ( डांबरनाला), तालुका सिन्नर तिचा नोंदणी क्रमांक 
एसएनआर/ आरएसआर/ एनसी/ १०२० / सन २०१३, दिनांक २६ जून २०१३ 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली 
आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २९ एप्रिल २०१६ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


सिन्नर , २९ एप्रिल २०१६ . 


सिन्नर , २९ एप्रिल २०१६. 


आदेश 
क्रमांक वि -४/पाणीवापर सह. संस्था/ क. २१ / आदेश / ९२९ / सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रतिलाल अहिरे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सिन्नर , जिल्हा नाशिक भगवती पाणीवापर सहकारी 
संस्था मर्यादित , कोमलवाडी , तालुका सिन्नर , तिचा नोंदणी क्रमांक 
एसएनआर/ आरएसआर/ एनसी/ १०२२/ सन २०१३, दिनांक १३ नोव्हेंबर 
२०१३ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 


आदेश 
क्रमांक वि -४/ पाणीवापर सह . संस्था / क. २१/ आदेश/९३२ / सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रतिलाल अहिरे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सिन्नर , जिल्हा नाशिक श्री. चाणखण बाबा पाणीवापर 
सहकारी संस्था मर्यादित , वडांगळी , तालुका सिन्नर तिचा नोंदणी क्रमांक 
एसएनआर/ आरएसआर/ एनसी/ १०२१/ सन २०१३ , दिनांक ७ ऑगस्ट २०१३ 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


२१ 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली 
आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २९ एप्रिल २०१६ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 
सिन्नर, २९ एप्रिल २०१६ . 


सहकारी संस्था, सिन्नर , जिल्हा नाशिक श्री स्वामी समर्थ पाणीवापर 
सहकारी संस्था मर्यादित , खडांगळी , तालुका सिन्नर , जिल्हा नाशिक 
तिचा नोंदणी क्रमांक एसएनआर/ आरएसआर / एनसी/ १०२/ सन २०१३ , 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१३ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली 
आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २९ एप्रिल २०१६ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

रतिलाल अहिरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सिन्नर , 

जिल्हा नाशिक . 


सिन्नर , २९ एप्रिल २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि - ४/ पाणीवापर सह. संस्था/ क . २१ / आदेश/ ९३३ / सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रतिलाल अहिरे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सिन्नर , जिल्हा नाशिक सतिमाता पाणीवापर सहकारी 
संस्था मर्यादित , वडांगळी , तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक तिचा नोंदणी 

| सिन्नर , जिल्हा नाशिक तिचा नोंदणी 
क्रमांक एसएनआर / आरएसआर / एनसी/ १०२४ / सन २०१३ , दिनांक 
२३ डिसेंबर २०१३ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली 
आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २९ एप्रिल २०१६ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


आदेश 
____ क्रमांक सनिरा /वि - २/ के .कताईश्वर उपसा/ क . २१ / आदेश/ ४५३/ सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जी . एम. नांगरे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , राहुरी श्री शक्ती औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , 
श्रीशिवाजीनगर , तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ पीआरडी/ एल/ ७६० / २००० , दिनांक २७ जुलै 
२००० असा आहे व सदर संस्थेबाबत उपरोक्त नमूद वस्तुस्थितीचे अवलोकन 
करता सदर क्रमांकान्वये नोंदणी झालेल्या श्री शक्ती औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित, श्रीशिवाजीनगर , तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 


सिन्नर , २९ एप्रिल २०१६. 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद 
झाली आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० जून २०१६ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


आदेश 
क्रमांक वि -४ /पाणीवापर सह. संस्था/ क. २१ / आदेश/९३४/ सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रतिलाल अहिरे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सिन्नर , जिल्हा नाशिक भैरवनाथ पाणीवापर सहकारी 
संस्था मर्यादित , कोमलवाडी , तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक तिचा 
नोंदणी क्रमांक एसएनआर / आरएसआर / एनसी/ १०१९ / सन २०१३ , दिनांक 
२८ मे २०१३ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे. असे 
समजण्यात येऊन निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली 
आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २९ एप्रिल २०१६ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 
सिन्नर , २९ एप्रिल २०१६. 


राहुरी , २० जून २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक सनिरा/ वि -२/ मुक्ताई उपसा/ क. २१ / आदेश/ ४५९ / सन २०१६. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, जी . एम. नांगरे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, राहुरी मुक्ताई उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , 
तांभेरे , तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/ आरएचआय/ एलएफटी/ ४९८/ ०२, दिनांक २६ एप्रिल २००२ असा 
आहे व सदर संस्थेबाबत उपरोक्त नमूद वस्तुस्थितीचे अवलोकन करता 
सदर क्रमांकान्वये नोंदणी झालेल्या मुक्ताई उपसा जलसिंचन सहकारी 
संस्था मर्यादित , तांभेरे , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे . 


आदेश 


क्रमांक वि - ४/ पाणीवापर सह. संस्था / क . २१/ आदेश/९३५ / सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रतिलाल अहिरे , सहायक निबंधक , 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६ , शके १९३८ 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद 
झाली आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २० जून २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 


राहुरी , २० जून २०१६. 


आदेश 
क्रमांक सनिरा/ वि - २ / के . कताईश्वर उपसा/ क.२१/ आदेश/४६५/ सन 
२०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, जी. एम. नांगरे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, राहुरी केकताईश्वर उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था 
मर्यादित , बारागावनांदुर, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / आरएचआय/ एलएफटी/ ५०८ / ०३ , दिनांक 
१२ डिसेंबर २००३ असा आहे व सदर संस्थेबाबत उपरोक्त नमूद वस्तुस्थितीचे 
अवलोकन करता सदर क्रमांकान्वये नोंदणी झालेल्या केकताईश्वर उपसा 
जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , बारागावनांदुर , तालुका राहुरी, 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद 
झाली आहे. 


आदेश 
क्रमांक सनिरा/ वि -२/ अहिल्यादेवी होळकर/ कृप्रसं. पुन ./ आदेश / ५७१ / 
सन २०१६ . - अहिल्यादेवी होळकर कृषी व फळे प्रक्रिया सहकारी संस्था 
मर्यादित , तमनरआखाडा , तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या 
अवसायनातील संस्थेचा पुनर्रचनेसाठी प्रसिद्ध केलेला दिनांक १९ मे २०१६ 
रोजीचा मसुदा आदेश कायम करीत आहे. मसुदा आदेशात नमूद अटी व 
शर्तीस अधीन राहून अहिल्यादेवी होळकर कृषी व फळे प्रक्रिया सहकारी 
संस्था मर्यादित , तमनरआखाडा, तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर ही 
संस्था पुनर्जीवित झाली आहे असे समजण्यात यावे. तिचा नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/ आरएचआय / एजीआर/ ४०५८ / १३, दिनांक २८ मे २०१३ कायम 
आहे. सदर बाबतच्या शर्ती व अटी खालीलप्रमाणे : 

(१) अहिल्यादेवी होळकर कृषी व फळे प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित , 
तमनरआखाडा , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा प्रस्तुत 
आदेश अंमलात आलेपासून कायदा, कानून , उपविधीनुसार कामकाज 
करावे व संस्थेच्या उद्देशानुसार कामकाज करावे. 

(२) उक्त मसुदा आदेशात नमूद केलेनुसार हंगामी संचालक मंडळाची 
मुदत एक वर्षाकरिता राहील. हा आदेश अंमलात आल्याच्या तारखेपासून 
एक महिन्याचे आत पुनर्जीवित झालेल्या संस्थेचे हंगामी संचालक मंडळाची 
प्रथम सर्वसाधारण सभा घेण्यात यावी. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २० जून २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 
राहुरी , २० जून २०१६. 


आदेश 
क्रमांक सनिरा/ वि - २/ ज्ञानेश्वरगृह / क . २१ / आदेश/४७१/ सन २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, जी . एम. नांगरे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , राहुरी ज्ञानेश्वर गृहतारण सहकारी संस्था मर्यादित , 
मोकळओहोळ , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/एचएसजी/ ओएच / ४६६ /८९, दिनांक ६ फेब्रुवारी 
१९८९ असा आहे व सदर संस्थेबाबत उपरोक्त नमूद वस्तुस्थितीचे 
अवलोकन करता सदर क्रमांकान्वये नोंदणी झालेल्या ज्ञानेश्वर गृहतारण 
सहकारी संस्था मर्यादित, मोकळओहोळ , तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद 
झाली आहे. 


( ३) पुनरुज्जीवन झालेल्या संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ मधील तरतुदीनुसार व संस्थेचे उपविधितील 
तरतुदींनुसार व यापुढे वेळोवेळी होतील, त्या दुरुस्तीनंतर दैनंदिन कामकाज 
करावे. 
( ४) संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत सभासदांमधून 
१ . गंगाधर भाऊसाहेब तमसर 
२. सोमनाथ धोंडीराम देवकाते 
३ . रावसाहेब बाबुराव तमनर 
४. अर्जुन लहानु बाचकर 
५. अशोक सिताराम तमनर 
६ . बाबासाहेब लक्ष्मण बाचकर 
७. सौ . सुनिता अनिल तमनर 
८ . भाऊसाहेब कारभारी सोडनर 
९ . ज्ञानेश्वर गंगाधर तमनर 
१०. कैलास दगडू केसकर 
११. काशिनाथ विश्वनाथ तमनर 
यांची हंगामी संचालकपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २८ जून २०१६ रोजी माझे सही , 
शिक्क्यानिशी देण्यात येत आहे . 

जी . एम. नांगरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , राहुरी , 

तालुका राहुरी . 
राहुरी , २८ जून २०१६ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २० जून २०१६ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


राहुरी, २० जून २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६ , शके १९३८ 


२३ 


आदेश 

हद्दीत दिनांक २७ जून २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक १३ जुलै 

२०१६ रोजीचे २४. ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , कलम ३७ ( १ ), 
क्रमांक जेजीए/ एएमएनआर/ एजीआर / ( ओ)/( डी)/ ७५४/ सन २०१६.- मी , 

( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
रवि गडेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव हे 

यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक २७ जून २०१६ अन्वये विनंती केली आहे व 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , अधिकऋषी दूध उत्पादक सहकारी संस्था 

तशी माझी खात्री झालेवरून मी , राजेंद्रकुमार पाटील , अपर 
मर्यादित , कामतवाडी , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था 

जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र कलम ३७ ( १ ) , (३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे. 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 

( अ ) शस्त्रे , काठ्या , सोटे , तलवारी , भाले, सुरे , बंदुका, दंडे अगर 
जळगाव , २ जुलै २०१६ . 

लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवाफेकावयाची 
आदेश 

उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 
क्रमांक जेजीए/ एएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/( डी)/ ७५५ / सन २०१६ .- मी , ( क) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
रवि गडेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव हे ___ करणे ; 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , कण्वनगरी दूध उत्पादक सहकारी संस्था 

( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
मर्यादित , कानळदा , तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 

तयार करणे ; 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 

( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था ( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 

येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव 

करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
रवि गडेकर , 

करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 
सहायक निबंधक , 

(फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव . 

अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस , पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
जळगाव , २ जुलै २०१६ . 

एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 

कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या व्यक्तींना 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३ ) अन्वये 

शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
आदेश 

आहे . 
क्रमांक डीसी/ कार्या-९ - ब/ १/ २०१४/ २०१६ . - पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 

(ब) प्रेतयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका , लग्नाच्या मिरवणुका. 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ६०२९ / २०१६, दिनांक ( क ) सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
२७ जून २०१६ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या दुष्काळ परिस्थिती, स्थानिक प्रश्नांच्या व व्यक्ती. 
विविध मागण्यांच्या संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते 

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसिमेच्या हद्दीत 
यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक दिनांक २७ जून २०१६ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
कार्यक्रम चालू आहेत. तसेच दिनांक ७ जून २०१६ रोजीपासून मुस्लिम १३ जुलै २०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 
धर्मियांचे पवित्र रमजान महिन्याचे उपवासास सुरुवात झालेली असून 

___ प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २७ जून २०१६ रोजी माझे सही व 
दिनांक ६ जुलै २०१६ रोजी रमजान ईद हा मुस्लिम धर्मियांचा सण 

शिक्क्यानिशी दिला असे . 
जिल्ह्यात सर्वत्र साजरा करण्यात येणार आहे . 

राजेंद्रकुमार पाटील, 
वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 

अहमदनगर . 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसिमेच्या अहमदनगर , २७ जून २०१६. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


वाचले . - १. पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 

२१०३ /जिविशा/ का.व सु . प्रतिबंधात्मक आदेश / २०१६, जळगाव , 
दिनांक १ जून २०१६. 
२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 

दंडप्र - १ / कावि / २८८ / २००५, दिनांक २२ जून २००५ . 
३. मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट -कलम 
( १) व ( ३). 

आदेश 
क्रमांक दंडप्र-१ / कावि- १०५८१/ २०१६ . – पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांनी 
दिनांक १७ मे २०१६ रोजीचे पत्रान्वये जळगाव जिल्ह्यात आगामी पंधरवड्यात 
हिंदू धर्मियांचे वतीने थोरामोठ्यांची जयंती व पुण्यतिथी साजरी होणार 
आहे. जळगाव जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनक्षम आहे . तसेच 
जिल्ह्यात विविध जातीय धर्मांचे बांधवांचे देखील सण / उत्सव आहेत. 
सदरचे सण उत्सव मोठ्या भक्तीभावाने साजरे केले जातात. सध्याचे 
पालकमंत्री तथा महसूलमंत्री एकनाथरावजी खडसे यांचेवर विरोधकांनी । 
करीत असलेल्या आरोप , प्रत्यारोपवरून स्थानिक सत्ताधारी पक्ष व विरोधक 
यांच्यात शीत युद्ध सुरू असून किरकोळ शाब्दिकवाद उद्भवत आहेत . 
तसेच वर्तमानपत्रातून प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांवरून सर्वसाधारण जनतेमध्ये 
सांशकतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे . वरील परिस्थितीचा आढावा 
घेता याचा गैरफायदा समाजकंटक व गुंडप्रवृत्तीचे लोक हे घेण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच जळगाव तालुका हद्दीतील नशिराबाद 
येथील ओरिएंट सिमेंट कंपनीचे कामगार त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी 
बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केलेले असून सदरची कंपनी ही आशिया 
रोड क्रमांक ४६ वर असून सदरहू कामगार रास्ता रोको करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . सध्या मराठा आरक्षणासाठी एकीकरण 
समिती रास्ता रोको आंदोलन करीत आहे. धनगर समाजाचे आरक्षण 
देखील ऐरणीवर आहे . त्याचप्रमाणे जळगाव शहरात हॉकर्सचे प्रश्न 
अद्यापपावेतो सुटलेले नसल्याने ते देखील विविध स्वरूपात निर्दशने 
करीत आहेत. येत्या दिनांक ३ जून २०१६ रोजी ते उपोषणास बसणार 
आहेत . त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात विधानपरिषद निवडणुकीचे वारे वाहत 
असून सदर निवडणुका या चुरशीच्या आहेत. निकालाअंती ते देखील 
मोठ्या स्वरूपात विजयोत्सव साजरा करण्याची शक्यता आहे. दिनांक 
३ जून २०१६ रोजी भुसावळ येथे मुख्य बाजारपेठ चौकात श्री छत्रपती 
शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारावा यासाठी हिंदू जनजागृती समितीच्या 
वतीने भुसावळ नगरपरिषद येथेहिंदू संघटनांतर्फे विराट मोर्चाचे आयोजन 
केलेले आहे. त्याचबरोबर शिक्षक वर्गाकडून आंतरजिल्हा बदलीसाठी 
ना -हरकत प्रमाणपत्र न मिळाल्याने ते देखील आंदोलन करण्याच्या मार्गावर 
आहेत . 

दिनांक ७ जून २०१६ रोजी श्री महाराणा प्रताप जयंती , दिनांक ८ जून 
२०१६ रोजी गुरु अर्जुनदेव यांचा शहीद दिन , दिनांक ११ जून २०१६ 
रोजी राणी लक्ष्मीबाई ( झांसी) यांची पुण्यतिथी, दिनांक ११ जून २०१६ 
रोजी राजमाता जिजाऊसाहेब भोसले यांची पुण्यतिथी व त्याचदिवशी 
धर्मवीर संभाजी महाराज यांची देखील पुण्यतिथी तारखेप्रमाणे साजरी 
होणार आहे. वरील जयंती व पुण्यतिथी लक्षात घेता विविधहिंदु संघटनांच्या 
वतीने व त्या जातीच्या वर्गाकडून मोठ्या स्वरूपात शोभा यात्रा , रॅली , 
प्रतिमा पूजन, पुतळा पूजन असे विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात . 

सध्या महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी सर्वत्र दुष्काळाची झळ जाणवत असून , 
शेतकरीवर्ग तसेच आम जनता पाणी प्रश्नावरून ग्रासलेली आहे. त्यातच 


शेतकरीवर्गाला नुकसान भरपाई अद्यापपावेतो न मिळाल्याने आत्मदहन , 
आत्महत्या, विषप्राशन, गळफास असे प्रकार घडत आहेत . तसेच शासनाला 
देखील शेतकरी संघटना व विरोधी पक्ष हे वरील घटनांवरून वेठीस 
धरत आहेत . प्रसंगी उपोषण, मोर्चे, रास्ता रोको असे आंदोलन ते करीत 
आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाकडून अपेक्षित मदत मिळत नाही . यासाठी 
विविध कारणांवरून विविध खात्याचे कर्मचारीदेखील संघटनांच्यावतीने 
उपोषण , संप असे कार्यक्रम करीत आहेत . अशा काळात सार्वजनिक 
शांतता, कायदा व सुव्यवस्था ही असामाजिक तत्त्वांकडून बाधीत होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच विविध प्रश्नांवरून वेगवेगळ्या कारणांसाठी 
राजकीय पक्ष आंदोलन करीत आहेत व ते भविष्यात करत राहतील . 
जळगाव जिल्ह्यात दोन कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री असून त्यांचे दौरे सुरू 
आहेत. सदर दौऱ्यादरम्यान विरोधी पक्षाकडून शुल्लक कारणावरून 
कुरापती करून कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांततेचा भंग 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी किरकोळ कारणावरून 
कोणताही अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे 
पोलीस अधीक्षक, जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक १ जून २०१६ च्या पत्रान्वये 
माझ्या निदर्शनास आणून दिल्याने , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे 
परीरक्षण करण्याकरिता संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर 
बंदी घालणे आवश्यक झाल्यामुळे मी , राहुल मुंडके, अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
जळगाव , उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा. जिल्हादंडाधिकारी , 
जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 
पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट- कलम ( १) व (३) मधील 
अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये : - - 

( अ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, बंदुका , सुरे, लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( क) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर फेकावयाची 
हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे किंवा बरोबर नेणे ; 

( ड) कोणत्याही इसमाचे, चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

( इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे; 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता याविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 
धोक्यात आणतील अशी भाषणे , हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी 
चिन्हे , चित्रे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे या कृत्यांना बंदी घालीत आहे. 

वरील कलम ३७ ( १) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा वृद्ध अथवा अपंग 
इसमांना लागू असणार नाही. 

त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ चे पोट 
कलम (३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 
पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा 
मिरवणुका काढण्यास बंदी घालीत आहे. हा आदेश लग्न मिरवणुका , 
धार्मिक मिरवणुका, प्रेतयात्रा यांना लागू असणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


२५ 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना व काही पक्ष अशांनी मोर्चा काढून तोडफोड , दगडफेक , बंद असे प्रकार 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक केले असून त्याचे पडसाद जिल्ह्यात उमटण्याची शक्यता नाकारता येत 
आहे , त्यांना लागू होणार नाही. 

नाही. दिनांक ११ जुलै २०१६ रोजी रेल्वे संघटना व कामगार त्यांच्या 
हा आदेश दिनांक ३ जून २०१६ चे सकाळी ६. ०० वाजेपासून ते दिनांक 

विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संपावर जाणार असून प्रसंगी ते रेल्वे बंदचा 
१७ जून २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 

देखील कार्यक्रम आयोजित करणार आहेत. त्याकाळात प्रवाशी यांचा रोष 

उद्भवू शकतो. दिनांक ३ जुलै २०१६ रोजी जळगाव जिल्ह्यातील यावल , 
हा आदेश आज दिनांक २ जून २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 

भडगाव व फैजपूर या तालुक्यावर , खेड्यांवर विविध कार्यकारी सेवा 
पारित केला असे . 

संघटना, संस्था निवडणुका आहेत. सदरच्या निवडणुका या अत्यंत 
राहुल मुंडके , चुरशीच्या असून राजकीय प्रेणित आहेत. त्याचप्रमाणे जळगाव जिल्ह्याचे 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , माजी पालकमंत्री तथा महसूलमंत्री श्री. एकनाथरावजी खडसे यांचे 

जळगाव. राजीनाम्यापासून राजकीय गोटातील देखील वातावरण गढुळ झाले आहे . 
जळगाव , २ जून २०१६. 

त्यांचेच पक्षातील काही असंतुष्ट पदाधिकारी व कार्यकर्ते व विरोधी पक्षाचे 
देखील पदाधिकारी व कार्यकर्ते हे कोणतेही शुल्लक कारण निर्माण करून 

डोके वर काढून कोणत्याही एका विषयाचे मागे किंवा चालू कारणावरून 
वाचले. - १. पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक 

लहानमोठ्या स्वरूपांच्या कुरापती करत असून समाजातील शांतता, कायदा 
२४४६/जिविशा/ का .व सु. प्रतिबंधात्मक आदेश/ २०१६, जळगाव , 

व सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत . वरील एकंदरीत परिस्थिती 
दिनांक २९ जून २०१६. 

पाहाता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेशाची 
२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक आवश्यकता आहे. 
दंडप्र- १/ कावि/ २८८/ २००५, दिनांक २२ जून २००५. 

तसेच विविध कारणांवरून विविध खात्याचे कर्मचारी देखील संघटनांच्या 
३. मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट -कलम । वतीने उपोषण, संप असे कार्यक्रम करीत आहेत . अशा काळात सार्वजनिक 
( १ ) व ( ३). 

शांतता, कायदा व सुव्यवस्था ही असामाजिक तत्त्वांकडून बाधीत होण्याची 
आदेश 

शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच जिल्ह्यात विविध प्रश्नांवरून वेगवेगळ्या 

कारणांसाठी राजकीय पक्ष आंदोलन करीत आहेत व ते भविष्यात करत 
क्रमांक दंडप्र -१/ कावि- ११०५२/ २०१६. - पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांनी 

राहतील . 
दिनांक २९ जून २०१६ रोजीचे पत्रान्वये जळगाव जिल्ह्यात आगामी 
पंधरवड्यात हिंदू-मुस्लिमांचे सण सर्वत्र साजरे होणार असून तसेच 

___ जळगाव जिल्ह्यात एक कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री असून त्यांचे दौरे सुरू 
इतर सामाजिक , सांस्कृतिक स्वरूपाचे कार्यक्रमदेखील होणार असून 

___ आहेत . सदर दौऱ्याचे दरम्यान विरोधी पक्षाकडून शुल्लक कारणावरून 
सदर सण / उत्सवाच्या काळात समाजात , जनतेत कोणत्याही स्वरूपाच्या कुरापती करून कायदा व सुव्यवस्था तसेच सार्वजनिक शांततेचा भंग 
निर्माण होणाऱ्या वादास आळा बसावा यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेशाची । करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी किरकोळ कारणावरून 
आवश्यकता आहे. जळगाव जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनक्षम कोणताही अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे 
असून दिनांक ६ जुलै २०१६ रोजी मुस्लीम धर्मियांचा पवित्र रमजान पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांनी त्यांच्या दिनांक २९ जून २०१६ च्या 
महिन्याची रोजाची एक दिवस मागे- पुढे सांगता होणार आहे. सदर पत्रान्वये माझ्या निदर्शनास आणून दिल्याने , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे 
दिवशी मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम बांधव रमजान ईद मोठ्या भक्तीभावाने परीरक्षण करण्याकरिता संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर 
साजरी करतात . या सणाच्या काळात बऱ्याच प्रमाणात दर्यावर , इदगाहवर , बंदी घालणे आवश्यक झाल्यामुळे मी, राहुल मुंडके, अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
मशीद इत्याठी ठिकाणी नमाज पठणाचा कार्यक्रम सामुहिकरित्या केला जळगाव , उपोद्घातातील अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी , 
जातो. त्याचप्रमाणे दिनांक १५ जुलै २०१६ रोजी हिंदू धर्मियांचा आषाढी । जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 
एकादशी साजरी होणार आहे. सदर काळात हिंदु बांधव भगिनी यांचा 

पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १) व ( ३) मधील 
एक भाविक गट तयार झालेला असतो व ते विविध स्वरूपात धार्मिकरित्या 

अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये :- - 
सदरची आषाढी एकादशी साजरी करतात. सदरवेळी ठिकठिकाणी 
मंदिरात पूजा , अर्चा, प्रवचन तसेच उपवासाच्या पदार्थांचे वाटप केले 

( अ ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी , बंदुका , सुरे , लाठ्या व काठ्या 
जाते. काही ठिकाणी यात्रा, रथोत्सव , पालखी, मिरवणुका, भजन कीर्तन 

किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
असे विविध धार्मिक कार्यक्रम राबविले जातात. वरील दोन्ही सणाचे हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
काळात होणाऱ्या गर्दीचा फायदा समाजकंटक , गावगुंड , जातीयवादी लोक 

( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 
हे घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच सध्याची परिस्थिती पाहाता 

पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
मागील सप्ताहात जळगाव शहरात व्हॉटसअपवर एका ठराविक समाजाच्या 
व्यक्तीकडून आक्षेपार्ह विधान चित्रफित वायरल झाल्याने दुसऱ्या समाजाची ( क ) दगड अगर इतर अस्त्रेकिंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर फेकावयाची 
भावना दुखावली जाऊन त्याचे गंभीर पडसाद उमटले होते. त्यामुळे त्या हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे किंवा बरोबर नेणे ; 
समाजाला लक्ष करण्यात येऊन वित्तहानी व मारहाणसारखे प्रकार घडले 

( ड) कोणत्याही इसमाचे, चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे 
आहेत व कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न झाला व 
त्याचप्रमाणे मुंबई येथील डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दादर येथे 

चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 
स्थापन केलेल्या आंबेडकर भवन व बुद्धभूषण प्रिंटिंग प्रेस या दोन्ही वास्तु ( इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे , रडणेकिंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे; 
जमीनदोस्त करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ तेथील दलित संघटना, आरपीआय 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६ , शके १९३८ 


दिनांक १९ जून २०१६ रोजी सकाळी ९.०० ते दुपारी १३ . ०० वाजेपावेतो 
जळगाव शहरातील एकूण सतरा ( १७) परीक्षा केंद्रांचे १०० मीटर परिसरात 
कोणीही प्रवेश करू नये. सदर आदेश परीक्षार्थी, नियुक्त कर्मचारी , 
अधिकारी , पोलीस, होमगार्ड यांचेसाठी लागू होणार नाही . 

सर्व संबंधितांवर वैयक्तिकरित्या नोटीस बजविण्यास पुरेसा कालावधी 
नसलेने फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ (२) नुसार आदेश 
एकतर्फी काढण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक १३ जून २०१६ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 


( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
चित्रे, फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू तयार 
करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे , या कृत्यांना बंदी घालीत आहे. 

वरील कलम ३७ ( १) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी किंवा 
तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा वृद्ध अथवा अपंग 
इसमांना लागू असणार नाही. 

त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ चे पोट -कलम 
( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
अधीक्षक , जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेण्यास किंवा मिरवणुका 
काढण्यास बंदी घालीत आहे. हा आदेश लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका , 
प्रेतयात्रा यांना लागू असणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे, त्यांना लागू होणार नाही. 

हा आदेश दिनांक ३ जुलै २०१६ चे सकाळी ६. ०० वाजेपासून ते 
दिनांक १७ जुलै २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक १ जुलै २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
पारित केला असे . 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , १३ जून २०१६. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३) अन्वये 


___ आदेश 


राहुल मुंडके , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

जळगाव. 


जळगाव , १ जुलै २०१६ . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले . - १. महसूल शाखा, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जमीन- ४/ कावि / २०१६/३३/१९/ ७१९ , दिनांक ८ जून 

२०१६ . 
२. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१ ) (२ ) 

आदेश 
क्रमांक दंडप्र/ q/ कावि / १०९२७ / २०१६. - ज्याअर्थी, दिनांक १९ जून २०१६ 
रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांचेमार्फत विक्रीकर निरीक्षक (पूर्व ) 
परीक्षा, २०१५ ही जळगाव शहरातील एकूण १७ उपकेंद्रांवर सकाळी 
१०. ३० ते दुपारी १२. ०० वाजेपावेतो घेण्यात येणार आहे. सदर परीक्षेच्या 
वेळी गैरप्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच परीक्षा 
केंद्रांच्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा उत्पन्न होण्याची शक्यता 
असलेबाबत उपोद्घातातील (१) अन्वये माझे निदर्शनास आणून देण्यात 
आले आहे. 

त्याअर्थी, सदर परीक्षा केंद्रांच्या ठिकाणी गैरप्रकार होऊ नये व त्या 
ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण होऊ नये यासाठी खबरदारीचे 
उपाय म्हणून मी, रूबल अग्रवाल, जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १) (२) खाली प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे : 


क्रमांक कक्ष- १/पीओएल- १/ २८१९/ सन २०१६. - ज्याअर्थी, पोलीस 
अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण ) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष - १४ / ३७ (१)(३)/ 
२८३५/ २०१६ , दिनांक २ जुलै २०१६ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने, धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थाविषयक 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 
व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू-मुस्लीम यांच्यात शुल्लक कारणावरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव 
शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, सटाणा, येवला, चांदवड व 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती 
असून सर्व स्थानिक पक्षनेते, शेतकरी हे मोर्चा, धरणे, रास्ता रोको , 
उपोषण यांसारखे विविध राजकीय व सामाजिक आंदोलने करण्याचे 
तयारीत आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , कामगारांच्या विविध 
मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून 
संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात दिनांक ४ जुलै २०१६ चे सकाळी ०० .०० 
ते दिनांक १९ जुलै २०१६ चे २४. ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , 
१९५१ चे कलम ३७ ( १), (३) अन्वये आदेश जारी करण्याची पोलीस 
अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे . 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे 
कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील 
कृत्य करण्यास मनाई करीत आहे : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६ , शके १९३८ 


२७ 


( क ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे, काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी । 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 

( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

( ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेष निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजवणे ; 

( च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 
अगर त्याचा प्रसार करणे ; 
__ हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास 
तसेच शिख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार 
नाही . 

तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचपेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस , 
मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे. 

सदरहू निर्बंध लग्न कार्य, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेचे जमावास लागू नाही , त्याचप्रमाणे हे आदेश पोलीस अधिकारी व 
कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना सभा घेणेस, 
अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांची 
रीतसर परवानगी घेतली आहे , अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

सदरचा आदेश दिनांक ६ जुलै २०१६ चे सकाळी १० .०० वाजेपासून ते 
दिनांक १९ जुलै २०१६ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
(पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील . 
सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

नाशिक. 


अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती , स्थानिक प्रश्नांच्या , 
विविध मागण्यांच्या संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे कार्यकर्ते 
यांचेवतीने उपोषण, मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम चालू आहेत . तसेच दिनांक १५ जुलै २०१६ रोजी हिंदू धर्मियांची 
आषाढी एकादशी व दिनांक १९ जुलै २०१६ रोजी गुरुपौर्णिमा हे यात्रोत्सव 
जिल्ह्यात सर्वत्र साजरे करण्यात येणार आहेत . 

वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसिमेच्या 
हद्दीत दिनांक १५ जुलै २०१६ रोजीचे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक 
२९ जुलै २०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम, कलम 
३७ ( १) , ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेस पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक ११ जुलै २०१६ अन्वये विनंती 
केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
अहमदनगर मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १), (३ ) 
नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या 
कालावधीत व ठिकाणी , धार्मिक कार्यक्रम वगळता कोणाही इसमास खालील 
कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 

( अ) शस्त्रे , काठ्या , सोटे , तलवारी, भाले, सुरे, बंदुका, दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवाफेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

( क) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 

(ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत : 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक 
आहे. 
( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका. 
( क) सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे , अशा 
व्यक्ती. 


नाशिक , ५ जुलै २०१६ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक डीसी/कार्या/९ -ब- १/ २२२६ / २०१६. - पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश /६३९०/ २०१६, दिनांक 
११ जुलै २०१६ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६ , शके १९३८ 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या हद्दीत 
दिनांक १५ जुलै २०१६ रोजीचे ००. ०० वाजेपासून ते दिनांक 
२९ जुलै २०१६ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १२ जुलै २०१६ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

राजेंद्र पाटील , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , १२ जुलै २०१६ . 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३६ अन्वये 

मनाई आदेश 
क्रमांक जिविशा/रमजान ईद / मनाई आदेश/ २०१९ / २०१५. - ज्याअर्थी, 
नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक ७ जुलै २०१६ रोजीपासून मुस्लिम बांधवांचा 
रमजान महिन्यास प्रारंभ झाला असून त्यानिमित्ताने मुस्लिम बांधव महिनाभर 
रोजे ( उपवास ) करून दिवसातून ५ वेळा नमाज पठण करीत असतात . 
नमाज पठण झाल्यानंतर मुस्लिम बांधव मशिदीबाहेर गर्दी करीत असतात . 
तसेच रोजे ( उपवास ) सोडण्यापूर्वी बाजारात खरेदीसाठी गर्दी करीत 
असतात . दरम्यान रमजान महिन्याचा २६ वा रोजा हा महत्त्वाचा मानला 
जाणारा, म्हणजेच शब्ब- ए- कद्र ( बडी रात) दिनांक २ जुलै २०१६ रोजी 
येत असून दिनांक १ जुलै २०१६ रोजी जुम्मातुल विदा (रमजान महिन्याचा 
शेवटचा शुक्रवार ) येत आहे . त्यानंतर दिनांक ६ जुलै २०१६ रोजी ( एक 
दिवस पुढे- मागे चंद्रदर्शनानुसार ) रमजान ईद ( ईद - ऊल-फित्र) हा सण 
साजरा करण्यात येणार आहे. दरम्यानच्या काळातच दिनांक ३० जून 
२०१६ रोजी नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूक 
होणार आहे . 

नंदुरबार जिल्ह्यातील शहर व ग्रामीण भागातील बहुतेक मशिदी ह्या 
मुख्य रस्त्याला लागून असल्याने , नमाजासाठी आलेल्या मुस्लिम लोकांना 
एखादेवेळी इतर धर्मीय लोकांच्या वाहनाचा धक्का अगर गर्दीत एकमेकांचा 
धक्का लागून , सदर काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच नंदुरबार जिल्हा परिषद अध्यक्ष व 
उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान देखील कार्यकर्त्यांच्या गर्दीत एकमेकांचा 
अथवा वाहनाचा धक्का लागून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

त्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था 
व सुरक्षितता राखण्याकरिता मी, राजेंद्र डहाळे, पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम ( सन १९५१ चा मुंबईचा अधिनियम कलम २२ 
वा ) अन्वये व इतर प्राप्त अधिकाराचा वापर करून खालीलप्रमाणे आदेश 
करीत आहे : 

दिनांक ३० जून २०१६ चे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक ८ जुलै २०१६ चे 
२४ . ०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी 
किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुंबई पोलीस अधिनियम ( सन १९५१ 
चा मुंबईचा अधिनियम कलम २२ वा) कलम ३६ मधील पोट - कलम अ ते 
फ प्रमाणे खालीलबाबतीत लेखी किंवा तोंडी आदेश आपआपल्या हद्दीत 
देण्यास अधिकार राहतील . 
( अ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 

लोकांनी कशा रीतीने चालावे, त्यांची वर्तणूक किंवा वागणूक कशी 
ठेवावी याविषयी निर्देश देणे ; 


(ब) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळी 
___ काढाव्यात किंवा काढू नये असे मार्ग व अशावेळा विहित करणे ; 
( क ) सर्व मिरवणुकीच्या, जमावाच्या प्रसंगी व पूजे अर्चेच्या सर्व जागेच्या 

आसपास अर्चेच्यावेळी कोणताही रस्ता किंवा सार्वजनिक जागा 
तेथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल 

अशा सर्व बाबतीत अडथळा होऊ न देण्यासाठी निर्देश देणे ; 
( ड ) सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यांमध्ये , घाटात किंवा घाटावर सर्व 

धक्क्यांवर किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानांच्या , कपडे 
धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागेच्या ठिकाणी व जागेमध्ये , जत्रा , 
देवळे आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणेकामी 
निर्देश देणे ; 
( इ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत 

किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचेकिंवा गाणी गाण्याचेकिंवा 
ढोल , ताशे व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि शिंगे व इतर कर्कश 
वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे, 

बाबत निर्देश देणे ; 
( ई) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 

सार्वजनिक करमणुकीचेठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे 

विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणेकामी निर्देश देणे ; 
( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने मुंबई पोलीस कायद्याचे कलम ३३ , ३५ , ३७ ते 

४०, ४२ , ४३ आणि ४५ या अन्वयेदिलेल्या कोणत्याही आदेशास 

अधीन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 
यापुढे मी , असाही आदेश देतो की , कोणीही व्यक्तीने सदरचा आदेश 
लागू असेपर्यंत नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात जाहीर सभा, मोर्चे, निदर्शने , 
पदयात्रा इत्यादी कार्यक्रम पोलीस स्टेशन , प्रभारी अधिकारी किंवा पोलीस 
स्टेशन येथे नेमणुकीस असलेले पोलीस निरीक्षक , सहायक पोलीस निरीक्षक , 
पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यांचे वरिष्ठ यांचेकडून तारीख , वेळ , जागा, 
मिरवणुकीचा मार्ग, आरास त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा, आगाऊ निश्चित 
केल्याशिवाय आयोजित करू नये. तसेच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे. 

सदरचे आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक ३० जून 
२०१६ चे ०० . ०१ वाजेपासून ते दिनांक ८ जुलै २०१६ चे २४. ०० वाजेपावेतो 
लागू राहतील. 

सदरहू आदेश आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास लागू 
राहणार नाही . 

सदरच्या आदेशाचा भंग केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, कायदा 
( सन १९५१ चा मुंबई अधिनियम कलम २२ वा) कलम १३४ प्रमाणे अपराध 
होईल . 

हा आदेश माझे सहीशिक्यानिशी आज दिनांक २८ जून २०१६ रोजी 
दिला आहे . 

राजेंद्र डहाळे, 

पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार. 
नंदुरबार, २८ जून २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


२९ 


सहायक निबंधक यांजकडून 


आदेश 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद झाली 
आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 


सटाणा , ३१ मार्च २०१६. 


क्रमांक वि -१/ बातास्वसे/ नोंदणी रद्द / क . २१ / आदेश/२२३ / २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, चंद्रकांत विघ्ने, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सटाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एसएनए / 
जीएनएल/ ६०६/ २००० , दिनांक २१ नोव्हेंबर २००० अन्वये नोंदणी झालेली 
बागलाण तालुका स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, ब्राम्हणगाव, 
तालुका सटाणा, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली 
आहे . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 


क्रमांक वि-१/ कनपाव /नोंदणी रद्द / क. २१ / आदेश/ २२६ / २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकार संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , चंद्रकांत विघ्ने, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, सटाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एसएनए/ आरएसआर/ 
६१९ / २००२, दिनांक १३ मे २००२ अन्वये नोंदणी झालेली कमलनयन 
पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित , अंतापूर , तालुका सटाणा, जिल्हा 
नाशिक या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सटाणा, ३१ मार्च २०१६ . 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद झाली 
आहे . 


आदेश 
क्रमांक वि -१/ जयोअवीट /नोंदणी रद्द / क . २१ / आदेश/ २२४ / २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , चंद्रकांत विघ्ने, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सटाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एसएनए / 
पीआरडी/( आय)/ ४१९५ / २००६ , दिनांक १७ मार्च २०१६ अन्वये नोंदणी 
झालेली जय योगेश्वर आदिवासी वीट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
तताणी, तालुका सटाणा, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 


सटाणा, ३१ मार्च २०१६ . 


आदेश 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद झाली 
आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 


क्रमांक वि -१/ नवमस/ नोंदणी रद्द/ क . २१/ आदेश/ २२७/ २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकार संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , चंद्रकांत विघ्ने, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, सटाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एसएनए / पीआरडी / 
( आय)/ ६७२ / २००६, दिनांक ६ जानेवारी १९९७ अन्वये नोंदणी झालेली 
नवजीवन महिला सहकारी संस्था मर्यादित, सटाणा, तालुका सटाणा, 
जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सटाणा, ३१ मार्च २०१६. 


आदेश 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली 
आहे . 


सदरचा आदेश आजदिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 


क्रमांक वि - १/ पआवि/ नोंदणी रद्द / क . २१ / आदेश/ २२५ / २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकार संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , चंद्रकांत विघ्ने, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , सटाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एसएनए/पीआरडी/ 
( आय)/ ४१९६/ २००६ , दिनांक २९ मार्च २०१६ अन्वये नोंदणी झालेली परशुराम 
आदिवासी वीट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, साल्हेर , तालुका 
सटाणा, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सटाणा, ३१ मार्च २०१६ . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६ , शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक वि - q / सप्तबेरो/ नोंदणी रद्द/ क. २१/ आदेश/ २२८/ २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकार संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , चंद्रकांत विघ्ने , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , सटाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एसएनए/ जीएनएल/ 
६२३/ २००५ , दिनांक १३ जानेवारी २००५ अन्वये नोंदणी झालेली सप्तश्रृंगी 
आदिवासी बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, दहिदुले, तालुका 
सटाणा, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली 
आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 
सटाणा, ३१ मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक वि - १/ सक्लोका/ नोंदणी रद्द / क . २१ / आदेश/ २३१ / २०१६ . 
महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , चंद्रकांत विघ्ने, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सटाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एसएनए / 
जीएनएल /६०८ / २००१ , दिनांक १२ जानेवारी २००१ अन्वये नोंदणी 
झालेली सरस्वती कोचिंग क्लासेस व्यावसायिक सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , सटाणा, तालुका सटाणा, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली 
आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 
सटाणा, ३१ मार्च २०१६. 


आदेश 


क्रमांक वि -१/ शेमअवि / नोंदणी रद्द / क . २१ / आदेश / २२९/ २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकार संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , चंद्रकांत विघ्ने , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, सटाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एसएनए/ पीआरडी/ 
( आय)/६८३/ २००५, दिनांक १७ जानेवारी २००५ अन्वये नोंदणी झालेली 
शेषराव महाराज आदिवासी वीट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , जाखोड , 
तालुका सटाणा, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली 
आहे . 


आदेश 
क्रमांक वि- १/ युवाबसे/ नोंदणी रद्द/ क. २१/ आदेश / २३२ / २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकार संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी, चंद्रकांत विघ्ने, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , सटाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एसएनए/ जीएनएल/ 
६२१/ २००४ , दिनांक ८ डिसेंबर २००४ अन्वये नोंदणी झालेली युवा बहुउद्देशीय 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , सटाणा , तालुका सटाणा, जिल्हा नाशिक 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद झाली 
आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 
सटाणा, ३१ मार्च २०१६. 


सटाणा , ३१ मार्च २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि -१/शिकअ/ नोंदणी रद्द/ क . २१/ आदेश/ २३० / २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकार संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी, चंद्रकांत विघ्ने, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, सटाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एसएनए/पीआरडी/ 
( आय)/ ४२००/ २००७, दिनांक २१ फेब्रुवारी २००७ अन्वये नोंदणी झालेली 
शिवकृपा आदिवासी वीट उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , कोळीपाडा, 
तालुका सटाणा, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद झाली 
आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 


आदेश 
क्रमांक वि - q/ कामुरमुग्रा/ नोंदणी रद्द/ क. २१/ आदेश/ २३३ / २०१६. 
महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , चंद्रकांत विजे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सटाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एसएनए/ 
सीओएनएस/६०२/ १९९३, दिनांक १९ एप्रिल १९९३ अन्वये नोंदणी झालेली 
कादीर मुल्ला रज्जाक मुल्ला सहकारी ग्राहक संस्था मर्यादित , सटाणा , 
तालुका सटाणा, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद झाली 
आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 


३ 


सटाणा, ३१ मार्च २०१६. 


सटाणा, ३१ मार्च २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


३१ 


आदेश 
क्रमांक वि -१/ ग.म.गृ./ नोंदणी रद्द /क . २१ / आदेश / २३४ / २०१६. - महाराष्ट्र 
सहकार संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , चंद्रकांत विघ्ने , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , सटाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एसएनए/पीआरडी/ 
( आय )/ ६७५/ १९९८ , दिनांक ६ ऑक्टोबर १९९८ अन्वये नोंदणी झालेली । 
गृहलक्ष्मी महिला गृहउद्योग सहकारी संस्था मर्यादित , भाक्षी , तालुका 
सटाणा, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद झाली 
आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 
सटाणा, ३१ मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक वि -१/विवाबां/ नोंदणी रद्द / क. २१ / आदेश / २३७ / २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकार संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , चंद्रकांत विघ्ने, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , सटाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एसएनए / जीएनएल/ 
६०३ / २००० , दिनांक ६ ऑक्टोबर २००० अन्वये नोंदणी झालेली विशाल 
वास्तु बांधकाम सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , सटाणा , तालुका सटाणा, 
जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद झाली 
आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 
सटाणा, ३१ मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक वि -१ /पिंवव्यव/ नोंदणी रद्द/ क . २१/ आदेश/ २३५ / २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकार संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , चंद्रकांत विघ्ने , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, सटाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एसएनए/पीआरडी/ 
( आय)/ ६८१/ २००४ , दिनांक ११ फेब्रुवारी २००४ अन्वये नोंदणी झालेली 
पिंपळकोठे वन व्यवस्थापक सहकारी संस्था मर्यादित, पिंपळकोठे , तालुका 
सटाणा, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद झाली 
आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 
सटाणा, ३१ मार्च २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि - १/ यस्टिमेवुअॅसिप्रॉ/ नोंदणी रद्द/ क . २१/ आदेश/ २३८/ २०१६ . 
- महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, चंद्रकांत विघ्ने, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सटाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एसएनए/ 
पीआरडी/( आय)/ ६१४/ १९८९, दिनांक ९ ऑगस्ट १९८९ अन्वये नोंदणी 
झालेली यशवंत स्टील मेटल वुडन अॅन्ड सिमेंट प्रॉडक्ट सहकारी संस्था 
मर्यादित , सटाणा , तालुका सटाणा, जिल्हा नाशिक या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करीत आहे . 
___ या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे बंद झाली 
आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 


चंद्रकांत विघ्ने , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सटाणा , 

जिल्हा नाशिक . 


सटाणा , ३१ मार्च २०१६ . 


आदेश 
क्रमांक वि - १ /धपावा/ नोंदणी रद्द / क . २१ / आदेश/ २३६ / २०१६ . - महाराष्ट्र 
सहकार संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , चंद्रकांत विघ्ने, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , सटाणा या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एसएनए / आरएसआर / 
६२०/ २००२, दिनांक ९ डिसेंबर २००२ अन्वये नोंदणी झालेली धर्मराज 
पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित , वाघळे, तालुका सटाणा , जिल्हा 
नाशिक या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद झाली 
आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
दिला असे . 
सटाणा, ३१ मार्च २०१६. 


आदेश 
क्रमांक सनिपा/ एएनआर/ पीटीडी/ आरएसआर ( सीआर)/११४७/ सन 
२०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर 
याद्वारे जाहीर करतात की , संत नरहरी ग्रामीण बिगरेशती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , तिसगाव, मु. पो . तिसगाव , तालुका पाथर्डी, जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा) अधिनियम , 
२०१४ चे मधील ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ च्या नियम 
क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी केल्याचे जाहीर केले आहे. सदर 
संस्था नोंदणी क्रमांक एएनआर/ पीटीडी/ आरएसआर/( सीआर /११४७, दिनांक 
६ जून २०१६ ने नोंदविण्यात आली. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ - ७, २०१६ / भाद्र १० - १६, शके १९३८ 


आदेश 


उपनिर्दिष्ट अधिनियम कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन 
संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था असा 
आहे. 


बाळासाहेब सुमंतराव जाधव , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पाथर्डी, 

जिल्हा अहमदनगर . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ११२७/ सन २०१६. - मी , रवि गडेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव हे याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , भोणेश्वर महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड , 
भोणे बु., तालुका धरणगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक जेजीए / डीएचएन / एजीआर/( ओ)/ ( डी )/ ७५३ / २०१६ , दिनांक २८ जून 
२०१६ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 
जळगाव , २८ जून २०१६. 


अहमदनगर , ६ जून २०१६ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक आस्था / एनबीआर/(एनबीआर)/ जीएनएल /( ओ) / २०४/ सन 
२०१६. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार , तालुका जिल्हा 
नंदुरबार जाहीर करतात की , श्री छत्रपती शिवाजीराजे हमाल कामगार 
सहकारी संस्था मर्यादित , नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनबीआर/(एनबीआर)/ 
जीएनएल/ ( ओ)/ २०४ / २०१६ -१७, सन २०१६ , दिनांक ८ जून २०१६ असा 
आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ( सुधारणा), २०१३ चे कलम 
१२ (१) या खालील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 


क्रमांक जेजीए/ इडीएल / एजीआर /( ओ)/( डी )/ ७५६ / सन २०१६. - मी , रवि 
गडेकर, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव हे याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , सप्तश्रृंगी महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , उमरे , तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचेवर्गीकरण कृषी संस्था 
असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 

रवि गडेकर , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव. 
जळगाव, १४ जुलै २०१६. 


निरज चौधरी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार . 


नंदुरबार , ८ जून २०१६ . 


आदेश 


क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/एजीआर/( ओ)/( डी)/७५२/ सन २०१६ .- मी , रवि 
गडेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव हे याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , नियोजित बळीराजा शेळीमेंढी पशुसंवर्धन सहकारी 
संस्था मर्यादित , पातोंडा, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचेवर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


आदेश 
क्रमांक वि - १ / एनएसके / एसएनआर/ आरएसआर/ सीआर/ ५२१०/ सन 
२०१६ . - रोझइंजिनिअर्ड एम्प्लॉईज को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 
मुसळगाव, तालुका सिन्नर , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे नियम १० 
अन्वये साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 

रतिलाल एस. अहिरे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सिन्नर , 

जिल्हा नाशिक . 
सिन्नर , १४ जुलै २०१६. 


जळगाव, २४ जून २०१६. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION . PRINTED A 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


